दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 
धर्तीवर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण तसेच, अपिल अधिकारी, मुंबई 
यांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवरील दिव्यांग 
पदांची सुनिश्चिती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा - 
१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि.०४.०१.२०२१ 
ची अधिसूचना. 
३) सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९-/प्र.क्र.२५१/ 
दि-क-२, दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२१ 
प्रस्तावना 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत पदांची 
सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या 
संकेतस्थळावर policy /Acts /Rules -Notification येथे List of Post Identified suitable for Persons 
with Benchmark Disabilities notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. सदर 
अधिसूचनेनुसार राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याबाबत वाचा क्र.३ 
येथील दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचना देण्यात आलेल्या आहे. 
सदर सूचना व वाचा क्र.२ येथील अधिसूचनेनुसार (केंद्र शासनाच्या धर्तीवर) गृहनिर्माण विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील तसेच, अपिल 
अधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने वाचा क्र.२ येथील दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केळेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर policy /Acts /Rules -Notification येथे List of Post 


Identified suitable for Persons with Benchmark Disabilities notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली 


प्रसिध्द केळी आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील 


तसेच, अपिल अधिकारी, मुंबई या कार्यालयातील या कार्यालयातील गट अ ते गट ड या संवर्गातील 


सरळसेवा भरतीने भरावयाच्या पदांसाठी (केंद्र शासनाच्या यादीतील समान पदे विचारात घेऊन) सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट अव ब मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


या संदर्भात यापूर्वी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण तसेच, अपिल अधिकारी, मुंबई 


यांच्या आस्थापनेकरीता निर्गमित करण्यात आलेले आदेशा यान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२२१२३५१०२९०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar R handra Park 
IN, o=Gov it Of Maharashti Housii 


DN: c=IN, ing 
Manohar 01111 ies 
2.5.4.20=c4c0810e9c94cf92d42a36d93c8f7b6acl1 8542c1ee758c9 
906d 9cf! 


Ramchandra Parkar sats nse sscarorseargere™ 


Date: 2021.02.22 12:40:24 +05'30' 


(म.रा. पारकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

श्री. जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष, एक सदस्यीय समिती, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, (म्हाडा), 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
(म्हाडा), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 

उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


qo) निवडनस्ती IY). 


पृष्ठ ७४ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०१/प्र.क्र.३३/गृनिभू सोबतचे परिशिष्ट 
दिव्यांग हक्क अधिनियम,२०१६ व सामाजिक न्याय व विशेश सहाय्य विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील गट अ ते गट ड या संवर्गाकरिता सुनिश्चित करण्यात आलेली पदे 


गट-अ 
अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता प्रवर्ग (कर्तव्ये व जबाबदा-या) शेरा 
a २ 3 a 4 द 

| मुख्य अभियंता =| S, ST, ४, BN, MF, RW, SE, C | a) 1), HH १) म्हाडाच्या प्राधिकरण आणि | The work is performed both inside and 
b) OA, OL, LC, : तांत्रिक आणि outside. Workplace is often hotand dusty. 
Dw, AAV प्रादेशिक मंडळाच्या तांत्रिक आणि Jobs in the fields are hazardous but 
c) SLD, MI आर्किटेक्चरल शाखा आणि जमीन व designing work inoffice does not involve 
d) MD involving मालमत्ता यांचे समन्वय, पर्यवेक्षण any hazards. 


(a) to (c) above 


आणि नियंत्रण 

२) वेगवेगळ्या गृहनिर्माण योजनांचे 
प्रस्ताव, योजना व अंदाजपत्रकाची 
तयारी व छाननी व त्यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील बोर्डासाठी भविष्यातील 
योजनांसाठी जमीन मालमत्ता खरेदी 
करणे. 

३) प्राधिकरण आणि म्हाडाच्या 
प्रादेशिक मंडळाशी संबंधित तांत्रिक 
बाबी 

४) प्राधिकरणाला तांत्रिक बाबींविषयी 
सल्ला देणे व विविध अहवाल राज्य 
सरकारला आणि आवश्यकतेनुसार 
केंद्र सरकारला 

पाठविणे 


The worker works alone in the office and 
in a group in the field. 

Appropriate aids & appliances to beused 
as per needs. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


५) शासन, म्हाडा, बोर्ड इत्यादींच्या 
बैठकीस उपस्थित राहणे. 

६) प्राधिकरण आणि म्हाडाच्या 
प्रादेशिक मंडळाच्या कामांच्या संदर्भात 
तक्रारींचे पर्यवेक्षण व तपासणी करणे 
Disaster) भूकंप, Waa इत्यादी 
नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित कामे हाती 
घेणे. 

७) विविध अहवाल व सांख्यिकीय 
तपशील तयार करणे व 
आवश्यकतेनुसार सादरीकरणे इ. 

८) व्हीपी / सीईओ / प्राधिकरणाद्वारा 
नियुक्‍त केलेला इतर कोणताही विषय. 


२ Deputy Chief 
Engineer 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, C 


a) D, HH 

b) OA, OL, CP, 
LC, Dw, AAV 
c) SLD, MI 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


१) कामाच्या कार्यक्रमाचे संकलन / 
सुधारित कामाचे कार्यक्रम अंदाजपत्रक 
/ संबंधित मंडळ कार्यालयांकडून प्राप्त 
सुधारित अंदाजपत्रकाचा अंदाज आणि 
कार्यकारी अभियंता (पीपीडी) कडे 
सादर करणे. 

२) as / प्राधिकरणाद्वारे संदर्भित मुंबई 
बोर्डाच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी 
प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मंजूरी 
आणि प्रारूप निविदा कागदपत्रांच्या 
प्रस्तावाची छाननी करणे. 


The work is performed both inside and 
outside. Workplace is often hot and dusty. 
Jobs in the fields are hazardous but 
designing work in office does not involve 
any hazards. 

The worker works alone in the office and 
in a group in the field.Appropriate aids & 
appliances to be used as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


३) विधानसभा/विधानपरिषद प्रश्न 
आणि अधिवेडानासंबंधीची इतर कामे 
संबंधित अधिका-यांना पाठविणे आणि 
एम.एच.ए.डी. संबंधित सी.ओ. / एमबी 
मार्फत संबंधित अधिकाय्यांद्वारे 
शासनाला पाठविलेल्या जबाबांची नोंद 
ठेवण्याचे काम/समन्वय करण्यास 
सहाय्य करणे. 

४) मासिक प्रगती अहवाळाची छाननी, 
२० कलमी कार्यक्रम अहवाल, संबंधित 
मंडळ कार्यालयांनी तयार केलेला 
प्रशासकीय अहवाल व कार्यकारी 
अभियंता (पीपीडी) यांना सादर करा. 
नियमितपणे सादर करण्यावर लक्ष 
ठेवा. 

५) सी.ई. / प्राधिकरणाद्वारे संदर्भित 
बांधकाम एजन्सींच्या 
प्रीक्वळिफिकेशानच्या प्रस्तावांची 
छाननी करणे 

६) सी.ओ. च्या परिषदेसाठी संबंधित 
मंडळाने सादर केलेल्या गृहनिर्माण 
योजनेसंदर्भातीळ माहिती संकलित 
करणे, एचओडीच्या बैठकीसाठी 


पृष्ठ ७४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


(पीपीडी विभाग) संबंधित अहवाल 
तयार करणे 

७) तांत्रिक अडचणींबाबत वरिष्ठ 
अधिकाऱ्यांनी नियुक्‍त केलेले इतर 
कोणतेही काम. 

८) पीपीडी विभागातील माहिती 
अधिकार कायद्यानुसार सहाय्यक 
माहिती अधिकारी म्हणून काम करणे. 


३ ' मुख्य 
वास्तुशास्त्रज्ञ व 
रचनाकार 


S, ST, W, MF, 
RW,SE,H, C 


a) D, HH 

b) OA, OL, OAL, 
CP, LC, 

Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD Involving (a) 
to (c) 

above 


१ विभागीय व राज्य स्तरावर 
वास्तुशास्त्रज्ञ व नगर रचना संबंधित 
धोरणात्मक निर्णयाबाबत प्राधिकरणास 
सल्ला देणे. 

२) विभागीय मंडळांना व विशेष प्रकल्प 
विभागाला प्रकल्प नियोजनाबाबत 
सल्ला देणे व देखरेख करणे. 

३) विभागीय मंडळांच्या विविध 
गृहनिर्माण व इतर योजनांना 
नियोजनात्मक मंजूरी देण्याचे प्रस्ताव 
तपासणे. 

४) मोठे कार्यक्षेत्र / प्रकल्प / एसपीए / 
विकास केंद्र व इतर महत्वाच्या 
प्रकल्क्पांचा पाठपुरावा करणे. 


The work is performed mostlyinside. 
Occasional field duty is required. The 
work place is well lighted, though hot 
humid and dusty condition have to be 
faced in the fields. The worker works 
alone inside but workin a group in the 
field. The mobility of the incumbent 
should not be restricted with the use of 
appliance in the affected limb. Incumbent 
should be considered with appropriate 
aids, appliancesand computer softwareas 
per requirement of the job. 


पृष्ठ ७४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


५ fests प्रकल्पांच्या प्राथमिक 
माहितीबाबत प्राधिकरणास मदत 
करणे. 

६) म्हाडा विभागिय मंडळांच्या नियोजन 
विभागावर देखरेख ठेवणे. 

७ बाहेरील विविध संस्थांसह शासन / 
नगर विकास / स्थानिक संस्था इ. 
संस्थांशी धोरणात्मक बाबींबाबत संपर्क 
साधणे. 

८) म्हाडाच्या विविध गरजांबाबत 
स्थानिक संस्था / विकास आराखडा 
याबाबत माहिती देणे. 

९) जमिन संपादनाच्या कार्यक्रमास 
मदत करणे. 

१०) समंत्रक वास्तुशास्त्रज्ञासह समन्वय 
साधणे, म्हाडा व विभागीय मंडळांना 
समंत्रक वास्तुझासत्रज्ञ नेमण्याबाबत 
सल्ला देणे. 

११) IRE स्पर्धा घडवून 
आणणे व प्राधिकणात समंत्रक 
वास्तुशास्त्रज्ञ नेमण्याबाबत सल्ला देणे. 
१२) विविध भू - अभिन्यास व इमारत 
नियोजनाचे प्रस्तावा तपासणे व 


पृष्ठ ७४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


प्रकल्क्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याच्या प्रस्तावास मदत करणे. 

१३) विकास नियंत्रण नियमावली बाबत 
सल्ला देणे व त्यात वेळोवेळी बदल 
करण्याचे Weld शासनाच्या 
मान्यतेला पाठविण्याचे प्रस्ताव तयार 
करणे. 

१४ नियोजन व ॒ वास्तुशास्त्रज्ञ 
विभागासंबंधी संशोधन व विकास 
कामाबाबत समन्वय साधणे, संशोधन, 
सल्ला, दस्ताएवज संशोधन विषयी लेख 
प्रसिध्दी, विशिष्ठ प्रकल्पाचा अभ्यास 
करणे, इ. 


४ वरिष्ठ S, ST, W, ME, 
वास्तुझास्रज्ञ व| RW SEH. C 
रचनाकार 


a) D, HH 

b) OA, OL, OAL, 
CP, LC, 

Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD Involving (a) 
to (c) 

above 


१) विभागीय व राज्य स्तरावर 
वास्तुशास्त्रज्ञ व नगर रचना संबंधित 
धोरणात्मक निर्णयाबाबत प्राधिकरणास 
सल्ला देणे. 

२) विभागीय मंडळांना व विशेष प्रकल्प 
विभागाला प्रकल्प नियोजनाबाबत 
सल्ला देणे व देखरेख करणे. 

3) विभागीय मंडळांच्या विविध 
गृहनिर्माण व इतर योजनांना 
नियोजनात्मक मंजूरी देण्याचे प्रस्ताव 
तपासणे. 


The work is performed mostlyinside. 
Occasional field duty is required. The 
work place is well lighted, though hot 
humid and dusty condition have to be 
faced in the fields. The worker works 
alone inside but workin a group in the 
field. The mobility of the incumbent 
should not be restricted with the use of 
appliance in the affected limb. Incumbent 
should be considered with appropriate 
aids, appliancesand computer softwareas 
per requirement of the job. 


पृष्ठ ७४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


४) मोठे कार्यक्षेत्र / प्रकल्प / एसपीए / 
विकास केंद्र व इतर महत्वाच्या 
प्रकल्क्पांचा पाठपुरावा करणे. 

५ fests प्रकल्पांच्या प्राथमिक 
माहितीबाबत प्राधिकरणास मदत 
करणे. 

६) म्हाडा विभागिय मंडळांच्या नियोजन 
विभागावर देखरेख ठेवणे. 

७ बाहेरील विविध संस्थांसह शासन / 
नगर विकास / स्थानिक संस्था इ. 
संस्थांशी धोरणात्मक बाबींबाबत संपर्क 
साधणे. 

८) म्हाडाच्या विविध गरजांबाबत 
स्थानिक संस्था / विकास आराखडा 
याबाबत माहिती देणे. 

९) जमिन संपादनाच्या कार्यक्रमास 
मदत करणे. 

qo) समंत्रक वास्तुशास्त्रज्ञासह समन्वय 
साधणे, 

११) विविध भू - अभिन्यास व इमारत 
नियोजनाचे प्रस्तावा तपासणे व 
प्रकल्क्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याच्या प्रस्तावास मदत करणे. 


पृष्ठ ७४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


१२) विकास नियंत्रण नियमावली बाबत 
सल्ला देणे व त्यात वेळोवेळी बदल 
करण्याचे प्रस्तावा शासनाच्या 
मान्यतेला पाठविण्याचे प्रस्ताव तयार 
करणे. 

१३) नियोजन व वास्तुशास्त्रज्ञ 
विभागासंबंधी संशोधन व विकास 
कामाबाबत समन्वय साधणे, संशोधन, 
सल्ला, दस्ताएवज संशोधन विषयी लेख 
प्रसिध्दी, विशिष्ठ प्रकल्पाचा अभ्यास 
करणे, इ. 


4 


विधी सल्लागार 


S, ST, RW, H, C, 
MF 


a) B, LV 

b) HH 

c) OL,OA, 
BA,BL,OAL, 
BLOA, BLA,LC, 
Dw, AAV 

d) SLD 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


1.Co-ordination, Supervision and 
control of Legal Branch. 
2.Supervision of the entire litigation 
of the Authority and the Regional 
Boards. 

3.Briefing of Counsels on important 
matters. 

4.Arranging to engage counsels to 
defend in various Court cases for 
Authority and Regional Boards. 
5.Preparation of affidavits, Written 
statement, Defence declarations etc. 
6.Giving legal advice/opinion to 
Authority and Regional Boards. 
7.Conveyancing work of Authority 
and Regional Boards. 

8.Drafting of rules, regulations, 
amendments thereof. 


The work is mostly performed inside. The 
work place is well lighted. The worker 
usually works alone. Appropriate aids & 
appliances to be used as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


9.Any other subject assigned by 
V.P./CEO/A. 


द कार्यकारी 
अभियंता 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, C 


a) D, HH 

b) OA, OL, CP, 
LC, Dw, AAV 
c) SLD, MI 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


1. To prepare work 
programme/revised W.P., budget 
estimates /revised budge estimates 
for works under his division & to 
send it for approval to competent 
authority. 

2. To accord T.S. or to approve 
DTP's for works in his competency 
as would be submitted by D.E's. 
under him or to recommend to 
competent authority for 
sanction/approval. 

3. To fix the agency for the work, 
which is administratively approved 
and technically sanctioned by either 
invitation of tenders or by direct 
allotment to labour cooperative 
societies or unemployed engineers 
as per the procedure stipulated 
therefor, to execute agreements with 
agency so fixed & to get the work 
executed from such agencies. 

4. To do_ periodical technical 
inspection of on going works, to 
approve foundation strata of 
minimum first building to be 
constructed, to fix the plinth levels 
of structures & to get it approved 
from planning authority, to check 
form work, centering & 
reinforcement of first slab and to get 
the necessary rectifications done as 


The work is performed both inside and 
outside. Workplace is often hot and dusty. 
Jobs in the fields are hazardous but 
designing work in office does not involve 
any hazards. 

The worker works alone in the office and 
in a group in the field. Appropriate aids & 
appliances to beused as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


may be required before concreting is 
permitted, to get the water tested and 
to examine its suitability for 
permitting it in the construction 
work and then only to permit the 
contractor to use such water for 
intended construction, to issue 
instructions to all concerned through 
triplicate site order book 
immediately after site inspection and 
on the site itself, to ensure quality of 
work as per specifications laid down, 
to operate contract, to approve & get 
tested building materials fastenings 
& fixtures, sanitary materials, 
electrical materials etc. prior to use. 
I will be the personal responsibility 
of Ex.Engineer to get the required 
building materials tested prior to its 
use in the work and to maintain the 
frequency o testing of the materials 
as per the register prescribed by 
MHADA for housing a the time of 
every R.A bill /final bill), to see 
overall work executed by the 
contractor from qualitative point of 
view and to exercise required % 
check 0 measurement in M.B. as per 
latest order in force and to process 
the R.A./ fina bill of contractor to 
accounts for payment. 

5. To prepare/ get prepared and 
check sale price of tenements / flats 
/ developed c undeveloped plots for 
all stages. To workout and submit 


पृष्ठ ७४ पैकी 92 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


proposal of upset price c shop / NR 
units/ NR premises / HIG co- 
operative plots, (which are required 
to be disposed of by inviting bids 
from the market) to the competent 
authority for approval. 

6 To maintain prescribed registers 
like extra item sanctioned register, 
deviatic approval register, register of 
watch references, govt. references, 
receipt ar disposal of applications 
received under right of Information 
Act and like in circ office. 

7. To send MPRS/QPRS to prepare 
and submit replies to higher officers 
on LAQ/LCQ's, Govt./VIP 
references, etc., and to assist all 
concerned in-house higher officers 
in replying PAC paras 

8. To monitor VAMBAY schemes & 
to release payments to beneficiaries 
if in his jurisdiction. 

9. To finalise & affirm the affidavit 
in court matters & give instructions 
to advocate concerned, after getting 
necessary approvals on file from 
legal department / Authority and 
higher officers as per need. 

10. To provide guidance to officers 
& staff working under him in 
division and also in sub-divisions 
under his jurisdiction. 

11. To prepare & initiate processing 
of item notes on tenders & process it 
through proper channel for approval 


पृष्ठ ७४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


of competent authority, which are in 
the competency of Board (full 
board) or Authority ( full body) for 
taking decisions. 

12. To perform all duties /functions 
/responsibilities as per MPW manual 
and to exercise all the powers 
delegated to him by Authority from 
time to time. 

13. To study acceptability and 
adoptability of new innovative bldg. 
materials construction techniques in 
the market, initiating action for 
getting approval to the same from 
competent authority and to use such 
new bldg. materials / new 
construction techniques in his work. 
14. To assist Chief Officer in 
procurement of new lands, keeping 
account of utilised / unutilised land, 
to co-ordinate with the Architect of 
the Board for framing of new 
housing scheme or scheme of plotted 
development on unutilized land in 
his division, to do verification of 
bills of N.A. assessment, water bills, 
electricity bills, bills of common 
areas in scheme or bldgs, of which 
recovery is to be effected through 
monthly outgoings of tenants and to 
send intimation of the same to the 
concerned Estate Manager for 
recovery purpose and all such issues 
related to housing or _ area 


पृष्ठ ७४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


development schemes implemented 
in his division. 


७ ।कार्यकारी 
अभियंता (विद्युत) 


S, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, RW, 
SE, C 


a) D, HH 

b) OA, OL, BL, 
OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


1. To prepare work 
programme/revised W.P., budget 
estimates/revised budget estimates 
for electrical works under his 
division & to send it for approval to 
competent authority. 

2. To accord T.S. or to approve 
DTP's for works in his competency 
as would be submitted by D.E's. 
under him or to recommend to 
competent authority for 
sanction/approval. 

3. To fix the agency for the work, 
which is administratively approved 
and technically sanctioned by either 
invitation of tenders or by allotment 
to unemployed engineers as per the 
procedure stipulated therefor, to 
execute agreements with agency so 
fixed & to get the work executed 
from such agencies. 

4. To do periodical technical 
inspection of on going works, to 
approve line out of internal electrical 
work of first tenement / flat done by 
the contractor, to get the necessary 
rectifications done as may be 
required before further work is 
permitted, to issue instructions to 
contractor through triplicate site 
order book immediately after site 
inspection and on the site itself, to 


The work is performed mostly inside. The 
work place is noisy and vibrating. The 
worker usually works alone. It involves 
hazards of high voltage current Incumbent 
need to be considered with suitable aids 
&appliances. The duties include field 
work also need to work in open area in hot 
& humid condition. The job is hazardous. 
Incumbent need to be considered with 
aids and appliances support. 


पृष्ठ ७४ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


ensure quality of work as_ per 
specifications laid down, to operate 
contract, to approve & ensure that 
the contractor uses such electrical 
materials which are of latest and 
valid ISI mark prior to use, ( It will 
be the personal responsibility of 
Ex.Engineer to get the required 
electrical materials of ISI marks 
prior to its use and check at random 
the completed work after receipt of 
electric supply but before payment 
of final bill), to see overall work 
executed by the contractor from 
qualitative point of view and to 
exercise required % check of 
measurement in M.B. as per latest 
order in force and to process the 
R.A./ final bill of contractor to 
accounts for payment. 

5. To maintain prescribed registers 
like extra item sanctioned register, 
deviation approval register, register 
of watch references, _— govt. 
references, receipt and disposal of 
applications received under right of 
Information Act and like in division 
office. 

6. To send MPR's/QPR's, to prepare 
and submit replies to higher officers 
on LAQ's/ LCQ's, Govt./VIP 
references, etc. and to assist all 
concerned in-house higher officers 
in replying PAC paras. 


पृष्ठ ७४ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


7. To comply VQC/A's O.M's, audit 
paras, remarks raised by accounts on 
RA/final bills etc. 

8. To liason with all external 
authorities for smooth completion of 
MHADA's clectrical project & to 
attend various meetings. 

9. To process tenders through proper 
channel for approval of competent 
authority which are beyond the 
powers of Ex. Engineer (Electrical). 
10. To study acceptability and 
adoptability of new _ electrical 
materials in the market, to initiate 
action for getting approval to the 
same from competent authority if he 
is convinced that use of such new 
electrical materials will be useful in 
work and after approval of 
competent authority, to use such new 
electrical materials in work. 


रचनाकार क 2 © 


८ | agers व S, ST, W, CL, MF, 


a) D, HH 

b) OA, OL, BL,OAL, 
CP, Dw,AAV 

c) SLD 

d) MD involving 

(a) to (c) above 


१) fears नियोजन प्राधिकरण , 
महानगर sel विकास प्राधिकरण 
प्रकल्पां्तगत सर्वकष नियोजनात्मक 
तयारी व रचना करणे. 

२) नियोजनाविषयी धोरणात्मक निर्णय 
घेण्याबाबतची कार्यवाही करणे. 

३) विभागिय मंडळांकडून प्राप्त 
झालेल्या नियोजन / प्रशासकीय 
योजनांची नियोजनात्मकद्ृष्ट्या 


The work is performed mostlyinside. 
Occasional field duty isrequired. The 
work place is welllighted, though hot 
humid and dusty condition have to be 
faced in the fields. The worker works 
alone inside but workin a group in the 
field. The mobility of the incumbent 
should not be restricted with the use of 
appliance in the affected limb. Incumbent 
should be considered with appropriate 
aids, appliancesand computer softwareas 
per requirementof the job. 


पृष्ठ ७४ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


छाननी करून त्याला मानयतेसाठी 
सादर करणे. 

४) लहान शहरे व जिल्हा स्तरावर 
अपारंपारीक घरबांधणी पध्दतीन्वये 
योजनांना चालना देणे. 


९ उप अभियंता 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, C 


a) D, HH 

b) OA, OL, CP, 
LC, Dw, AAV 
c) SLD, MI 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


1. To do scrutiny of detailed estimate 
for Hsg_ project / plotted 
development scheme & estimates of 
infrastructure for obtaining AA or 
for T.S. (Scrutiny of such estimates 
& submitting to EE/Dy. CE for 
further action, in case, private 
architect is appointed) including 
scrutiny of rate analysis wherever 
necessary. 

2. To do periodical checking of site 
record maintained by JE working 
under him. 

3. To get acquainted with boundaries 
of land on which Hsg. project or 
project of plotted development 
scheme is to be executed, all types of 
bldg. plans (working drawings), 
layouts, all items in schedule 'B', 
relevant specifications/Red 
book/provisions/IS code provisions, 
rate analysis, whether contractor is 
procuring materials as approved by 
competent authority, source of 
procurement of water by contractor 
& its suitability for construction 
purpose (by getting test reports of 


The work is performed both inside and 
outside. Workplace is often hot and dusty. 
Jobs in the fields are hazardous but 
designing work in office does not involve 
any hazards. 

The worker works alone in the office and 
in a group in the field. Appropriate aids & 
appliances to be used as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


water) ensuring prior testing of bldg. 
material and obtaining test reports, 
(& also to maintain frequency of 
testing as mentioned in the register 
prescribed by MHADA) & all such 
related issues prior to actually 
checking at random, line out done by 
contractor. 

4. To ensure quality of work as per 
specifications being executed by 
contractor throughout the progress 
of work & till completion 

5. To exercise percentage check on 
measurements of work recorded by 
JE/Architect in M.B.( but overall 
checking of full work). 

6. To initiate & take all actions 
required for safeguarding open 
lands/plots under his jurisdiction. 

7. To maintain record of 
constructed/allotted tenements / flats 
/plots /shops/ NR tenements, etc. 
under his jurisdiction & submitting 
monthly report thereof to E.E. 

8. To do checking of RCC/Steel 
design of structures as would be 
received from consultants appointed 
& to submit to E.E. for approval 
prior to execution 

9. To get sanctioned & execute all 
external services like water supply 
drainage, electricity etc. from 
concerned authorities & also to 
handover required services to 


पृष्ठ ७४ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


concerned authorities, & to maintain 
record thereof. 

10. To keep record of procurement, 
utilisation of materials, keeping 
accounts of utilised material, issue of 
USR's effecting timely recovery 
there for from bills of contractor, 
surrendering of surplus material to 
stores in case material is supplied to 
contractor on schedule 'A'. 

11. To assist Ex. Engineer in 
procurement of new lands, keeping 
account of utilised / unutilised land, 
assist the Architect of the Board for 
framing of new housing scheme or 
scheme of plotted development on 
unutilized land in his subdivision, 
verification of bills of N.A. 
assessment, verification of bills of 
water bills, electricity bills of 
common areas in scheme or bldgs, of 
which recovery is to be effected 
through monthly outgoings of 
tenants and sending intimation of the 
same to the concerned Estate 
Manager for recovery purpose and 
all such issues related to housing or 
area development schemes 
implemented in his subdivision. 

12. To prepare parawise remarks of 
the court cases under his jurisdiction, 
get finalised from the competent 
authority, give instruetions to 
concerned advocate on behalf of Ex. 


पृष्ठ ७४ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


Engineer & keep follow up till 
matters are resolved. 

13. To act as District Housing 
Officer for VAMBAY schemes & to 
act on all related activities therefor 
including initiating submission of 
utilisation certificates. 

14. To study availability of local 
building materials, quality /quantity 
/cost effectiveness for its use in 
MHADA's projects. 


| (9) 


उप 
(विद्युत) 


अभियंता 


S, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, RW, 
SE, C 


a) D, HH 

b) OA, OL, BL,OAL, 
CP, LC,Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving 

(a) to (c) above 


1. To supervise all the activities of 
J.E. (Electrical) (field) as per his job 
chart and ensure that Jr. Engr. 
performs as per the job chart (It will 
be the personal responsibility of Dy. 
Engr. to obtain job chart of Jr. Engr. 
(Electrical) from the .concerned 
authority) 

2 To do scrutiny of estimates put up 
to him by Jr. Engr. in respect of all 
works and process it for technical 
sanction, or /& to do scrutiny of draft 
tender papers of cloctrical work and 
put up to competent authority for 
approval through proper channel 

3. To get sample layout of electrical 
work executed from the agency in a 
flat ! tenement / premises using 
approved electrical material by the 
Ex. Engr. incharge and keep such 
flat / tenement / premises ready for 
final approval of Ex. Engineer, and 
further to get done necessary 


The work is performed mostly inside. The 
work place is noisy and vibrating.The 
worker usually works alone. Itinvolves 
hazards of high voltagecurrent Incumbent 
need to beconsidered with suitable aids 
&appliances.The duties include field 
work alsoneed to work in open area in 


hot&humid condition. The = job 
ishazardous. Incumbent need _ to 
beconsidered with aids and 
appliancessupport. 


पृष्ठ ७४ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


rectifications in the work of sample 
tenement / fat./ premises, as would 
be ordered by Ex. Engr. while giving 
approval, to insist upon the agency 
to execute the same work as per the 
approved work by Ex. Engr.. to 
supervise the work of agency 
appointed for any electrical work, to 
ensure the quality of work as per 
specifications of the respective 
items, to ensure that the agency uses 
only the approved electrical material 
by the Ex. Engr., to ensure that the 
clectrical agency does proper repairs 
in civil work wherever it is damaged 
for electrical work to the entire 
satisfaction of Dy. Engr. (civil), to 
check the overall work of the agency 
and exercise required percentage 
check on the measurements recorded 
by Jr. Engr. / to record original 
measurements of the work where 
powers of recording are not 
delegated to Jr. Engr., to scrutinise 
the R.A. / final bill of the agency, to 
propose the part rates of items 
wherever necessary and then to 
submit M.B. and R.A / final bill to 
the accounts for payment through 
Ex. Engineer. 

4. To deal with the applications for 
change of ownership of electrical 
meters or to issue NOC for getting 
electric supply and test reports of 
internal wiring in respect of newly 


पृष्ठ ७४ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


allotted tenement / flat or to follow 
additional guidelines / circulars / 
instructions that will be issued from 
time to time in this respect. The latter 
shall prevail. 


| १ 


माहिती व संचार 
तंत्रज्ञान 
अधिकारी 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) SLD,MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


In addition to the reponsibilities of 
ICT Officer I & II, the Chief ICT 
Officer should have the following 
responsibilities. 

Should be experienced with 
organization wide processes and 
procedures. 

Estabishes,monitors and reviews all 
project economics to include costs 
operational budgets, staffing 
requirements, resources and 
evaluates risks and recommends 
contingency plans. 

Plans and manages the vendor 
project team's activities from 
contract initiation to completion. 
Manages quality assurance and 
Ensures compliance with polices and 
procedures. 

Defines the phase deliverables and 
is responsible for meeting project 
milestones 

Estates appropriate metrics for 
measuring key project criteria 
Develops, proposes, and negotiates 
project proposals quotations, and 
add-ons Maintains awareness on 
emerging technologies and 
application of the same 


The work is mostly performed inside in 
well lighted rooms. The worker usually 
does his work alone. It does not involve 
any hazard. Appropriatecomputer 
software & aids andappliance to be used 
as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी 23 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


१२ सहायक 


वास्तुझास्रज्ञ  । "00 


S, ST, W, CL, MF, 


a) D, HH 

b) OA, OL, BL,OAL, 
Dw, AAV 

c) SLD 

d) MD involving 

(a) to (c) above 


१. जमिनीचे संपादन करावयाच्या 
वेळेस नियोजनात्मक दृष्ट्या अभिप्राय 
(विकास आराखडयानुसार) देणे. 

२. संपादित केलेल्या जमिनीवर 
वसाहतीनिहाय आराखडयाच्या 
तरतुदीनुसार व स्थानिक नियोजन 
प्राधिकरण यांचे विकास नियंत्रण 
नियमानुसार आराखडा तयार करणे. 
3. अभिन्यासातील विविध भूखंडावर 
घरांचे/ सदनिकांचे मागणीप्रमाणे 
नियोजन करून विविध उत्पन्न 
गटांतर्गत इमारतीचे  नकाठो 
सहाय्यकांकडून करवून घेणे व 
तपासणे. 

४. प्रस्तावित नकाशे महापालिकेस / 
प्राधिकरणास सादर करून मंजुरी प्राप्त 
करवून घेणे. 

५. मंजुरी प्राप्त झालेल्या इमारतीच्या 
नकाशावर निविदा मागविण्यासाठी 
योग्य ती माहिती संकलित करवून 
घेऊन प्राधिकरणास सादर करणे. 

६. सर्व मंजूर नकाशे आणि निविदा 
बांधकामासाठी संबंधित अभियंत्यांना 
सादर करून कार्यान्वित करणे. 


The work is performed mostlyinside. 
Occasional field duty isrequired. The 
work place is welllighted, though hot 
humid and dusty condition have to be 
faced in the fields. The worker works 
alone inside but work in a group in the 
field. Incumbent should be considered 
with appropriate software, aids & 
appliances as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


७. लाभार्थि किंवा विविध संस्थांना 
नियमानुसार उपलब्ध माहिती मिळवून 
किंवा भूखंड वितरीत केल्यास त्यावर 
बांधकामाचा duties तसेच इतर 
नियोजनात्मक दृष्ट्या माहिती मिळवून 
ती पुरविणे. 

८. अतिरिक्‍त बांधकामाबाबत 
गृहनिर्माण संस्थेस /भूखंड लाभार्थिनी 
दिलेल्या प्रस्तावावर मंजुरीसाठी 
नियमानुसार वरिष्ठांकडे सादर करणे. 
९. विशेष प्रकल्पा अंतर्गत संबंधित 
प्राधिकरणाकडून माहिती प्राप्त 
करवून, काल्पनिक संकल्पनेनुसार 
नियोजनात्मक दृष्ट्या नकाशे तयार 
करवून घेणे व मंजुरीसाठी वरिष्ठांकडे 
सादर करणे. 


१३ 


उपमुख्य 
अधिकारी 


S, ST, RW, C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL,BL, 
OAL, 

BLOA, BLA,CP, LC, 
DW,AAV, MDy 

d) MI 

e) MD involving 

(a) to (d) above 


1. To keep effective administrative 
control on officers धात staff 
working in the offices of all Estate 
Managers under him as controlling 
officer. 

2 To work out annual assessment 
(Rent, HPS installments, lease 
rent, service charges monthly 
outgoings, etc.) by getting the 
information from EM.s working 
under him and to get its approval 
from C.O/MH.A.D.B. 


The work is performed mostly inside. He 
usually works alone through interaction 
with subordinates is actively required. 
The work place iswell lighted It does not 
involve any hazards. Incumbent should be 
considered with appropriate software, 
aids& appliances as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


3. To get the information from his 
Estate Managers about recovery, 
conveyance of properties on 
monthly basis, considering the 
target fixed for the year (as in 2 
above), get prepared monthly 
progress report thereof and submit 
it to higher officers. 

4. To solve the difficulties of Estate 
Managers working under him in 
their day-to day working. 

5. To take decisions on TOT cases of 
non residential tenaments in the 
capacity of competent officer. 

6. To record his views /opinions on 
files being referred to him by 
Estate Managers working under 
him as a senior officer in Estate 
Management and submit files to 
higher officers for decision/orders. 

7. To prepare and affirm affidavits 
in respect of court matters under 
his jurisdiction after getting it 
approved from Legal Department / 
Authority and other concerned 
higher officers, submit in 
respective courts and follow up 
such matters till the end. 

8. To keep effective control & 
submit monthly progress report 
there of as Supervisory Officer on 
matters like laying TV _ cables 
hordings in the colonies of 
MHADA_ which are _ giving 
revenue to MHADA which are 


पृष्ठ ७४ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


primarily looked after by Estate 
Managers working under him. 


सल्लागार a 


१४ । उप विधी | 5, ST, RW, H, C, 


a) B, LV 

b) HH 

c) OL,OA, BA, 
BL, OAL, 
BLOA, BLA, 
CP, LC, Dw, 
AAV 

d) SLD 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


१) मानवी हक्क आयोग, ग्राहक मंच, 
लोकायुक्त सत्र न्यायालय यांचे 
समोरील वाद उपविधी सल्लागाराच्या 
पातळीवर चालविणे. 

२) सहाय्यक विधी सल्लागार व विधी 
सल्लागार यांच्यामध्ये "दूवा" या नात्याने 
काम पाहणे व सहाय्यक विधी सल्लागार 
यांच्या कामावर देखरेख व काम करून 
घेण्याची जबाबदारी पार पाडणे. 

३) विधी सल्लागारांच्या आदेशानुसार 
काही विशिष्ट प्रकरणात 
अभिहस्तांतरण प्रकरणे तपासणे त्याच 
प्रमाणे विधी सल्लागारांनी नेमून दिलेली 
कामे करणे. 


The work is mostly performed inside. The 
work place is well lighted. The worker 
usually works alone. Appropriate aids & 
appliances to be used as per needs. 


अधिकारी 


१५ | मुख्य जनसंपर्क S, W, RW, SE, प, ९ 


a) 5, LV 

b) OA, OL, BL, 
OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


1) Co-ordination, supervision and 
control of public relation Branch. 

2) Arranging to attend visiting 
public and guiding them. 

3) Keeping contract with news paper 
agencies in Bombay and other places 
in connection with any news items or 
letters appeared in Press’ in 
connection with any affairs of 
MHADA and its 
Officers/employees. 

4) Issuing advertisement to News 
papers. 


The work is performed both inside and 
outside. The work place inside is well 
lighted and comfortable The 
workersusually work in a group No 
hazards are involved. Incumbent should 
beconsidered with adequate software and 
/or appropriate aids & appliances support. 


पृष्ठ ७४ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


१६ । मुख्य 
लेखाधिकारी 


S, BN, MF, RW, SE, C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BL, 
OAL, BLOA, 
BLA, LC, Dw, 
AAV 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


१) कार्यालयीन कामे कर्मचारी / 
अधिकारी यांच्याकडून करवून घेणे. ती 
तपासणे त्यास मंजूरी देणे. 

2) Asante लेखाविषयक बाबी 
हाताळणे तसेच मुख्य अधिकारी / 
उपमुख्य अभियंता यांना लेखाविषयक 
बाबींवर सल्ला देणे. 

३) मंडळातील अधिकारी / कर्मचारी 
यांची पगार देयके मंजूर करुन त्यांना 
धनादेश देणे. 

४) मंडळांचे मासिक लेखा, वार्षिक 
लेखा, अंदाजपत्रक तयार करवून 
त्यास मंजूरी घेणे. 

५) मंडळात होणा-या कामांबाबत 
आर्थिक नियोजन करुन ठेकेदार यांची 
कामाची देयके पारीत करण्याबाबत 
तपासणी करवून घेऊन कार्यवाही 
करणे. तसेच त्यांना धनादेश अदा 
करणे. मंडळात होणा-या कामांबाबत 
संबंधित अधिका-यांना निधी उपलब्ध 
करून ठेकेदारा यांची देयके पारित 
करण्याबाबत तपासणी करवून घेऊन 
कार्यवाही करणे. 


The work is mostly performed insidein 
well lighted rooms. Worker usuallyworks 
alone. It does not involve anyhazards. 
They have to performsupervisory and 
leadership role. 

Should have good communicationskill. 
For field work, mobility of theincumbent 
should not be restricted. Incumbent should 
be considered with 

appropriate software, aids &appliances as 
per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


६) बैक बरोबर झालेल्या व्यवहाराच्या 
हिशोब, बैंक ताळमेळाची सर्व आहरण , 


धनादेश देणे. 


सवितरण अधिका-यांच्या 
एकत्रितरित्या प्रगती अहवाल वित्त 
नियंत्रक यांच्याकडे पाठविणे. 
७) निवासी लेखा परिक्षक यांच्याकडुन 
प्राप्त आक्षेपांना उत्तरे देणे 
१७ वरिष्ठ स्वीय | S, ST, ७, BN, RW, a) B, LV १. संबंधित अधिका-यांनी दिलेली | The work is performed inside inwell 
सहायक SE, H, C b) HH श्रुतलेखन enon नंतर टंकलिखित lighted rooms. The workerworks alone. 
सहायक ८) OA, OL, BL, श्रुतलेखन घेणे व नंतर टंकलिखित No hazards areinvolved. Bilateral hand 
OAL, करणे. activitiesshould be adequate. 
BLOA, CP, LC, २ , प्राधिकरणाच्या / मंडळाच्या बैठका TheIncumbent of Hearing 
Dw,AAV _— मुख्य an SYST ZT pee Impairedcategory should 
d) ASD (M), SLD, तसेच मुख्य -याच्या आढावा | havecommunications skills withhearing 
MI बैठकांचे श्रुतलेखन घेऊन ते | aids & devices supports. 
e) MD Involving (a) टंकलिखित करणे. Incumbent should be consideredwith 
to (d) each appropriate software, aids &appliances 
above 3. या व्यतिरिक्त इंग्रजी / मराठी support as per needs. 
टंकलेखनाचे काम करणे. 
१८ मुख्य S, ST, BN, MF, RW, a) B, LV १) मंडळातीळ लेखाविषयक बाबी | The work is mostly performed inwell 
SE, H, C b) D, HH तसेच मुख्य अधिकारी lighted rooms. Workerusually works 
लेखाधिकारी / ८) OA,BA, OL, BL, हाताळणे तसेच os अधिकारी / alone. It does notinvolve any hazards. 
लेखाधिकारी CP,LC,Dw, AAV, | उपमुख्य अभियंता यांना लेखाविषयक | Incumbentshould be _considered 
(वर्ग- १) MDy बाबींवर सल्ला देणे. withappropriate software, aids 
d) ASD (M) वळा afer / aa &appliances support as per needs. 
to (d) यांची पगार देयके मंजूर करुन त्यांना 
above 


पृष्ठ ७४ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


3) मंडळांचे मासिक लेखा , वार्षिक 
लेखा , अंदाजपत्रक तयार करवून 
त्यास मंजूरी घेणे. 

४ मंडळात होणा-या कामांबाबत 
आर्थिक नियोजन करुन ठेकेदार यांची 
कामाची देयके पारीत करण्याबाबत 
तपासणी करवून घेऊन कार्यवाही 
करणे. तसेच त्यांना धनादेश अदा 
करणे. 

५) निवासी लेखा परिक्षक / a. 
यांच्याकडुन दप्तर तपासणीच्या वेळेत 
घेतलेल्या आक्षेपांना उत्तरे देणे 


पृष्ठ ७४ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०१/प्र.क्र.३३/गृनिभू सोबतचे परिशिष्ट 
दिव्यांग हक्क अधिनियम,२०१६ व सामाजिक न्याय व विशेश सहाय्य विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील गट अ ते गट ड या संवर्गाकरिता सुनिश्चित करण्यात आलेली पदे 


गट-ब 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता प्रवर्ग (कर्तव्ये व जबाबदा-या) शेरा 
aera 2 3 ee] 4 द 
| निवडश्रेणी S, ST, W, BN, a) B, LV १. संबंधित अधिका-यांनी दिलेली श्रुतलेखन घेणे व नंतर | The work is performed inside 
RW, b) HH टंकलिखित करणे inwell lighted rooms. The 
लघुलेखक व SE, H, C c) OA, OL, BL, टंकलिखित : ; workerworks alone. No hazards 
स्वीय सहायक OAL, २. प्राधिकरणाच्या / मंडळाच्या बैठका तसेच मुख्य | areinvolved. Bilateral _ hand 
BLOA, CP, LC, अधिका-यांच्या आढावा बैठकांचे श्रुतलेखन घेऊन ते activitiesshould be adequate. 
Dw, टंकलिखित करणे TheIncumbent of — Hearing 
AAV टंकलिखित करणे. Impairedcategory should 
d) ASD (M), 3. या व्यतिरिक्त इंग्रजी / मराठी टंकळलेखनाचे काम | havecommunications skills with 
SLD, MI करणे |ंधनकारक राहील hearing aids & devices 
e) MD Involving करणे बं . supports.Incumbent should be 
(a) to (d) consideredwith appropriate 
above software, aids &appliances 
support as per needs. 
2 सहायक 5, ST, BN, MF, | a) B, LV १. लेखापाल यांनी तपासून सादर केलेले मासिक लेखे / | The work is mostly performed 
RW, b) D, HH वार्षिक लेखे करुन लेखा वरा अधिकारी : inwell lighted rooms. Worker 
लेखाधिकारी SE, H, C c) OA,BA, OL, वार्षिक लेखे पडताळणी करुन लेखा अधिकारी यांना usually works alone. It does not 
BL, CP, LC, सादर करणे. involve any hazards. Incumbent 
Dw, AAV, MDy २. लेखा परिक्षक व लेखापाल यांनी तपासून दिलेले should be considered with 
d) ASD (M), Sra tah Oe BH HST IER PLY appropriate software, aids & 
SLD, MI दाराचे देय Ye चक करुन सादर करण. appliances support as per needs. 
e) MD Involving | ३. मासिक लेखा पडताळणी करणे. 
(a) to (त) 
above 


पृष्ठ ७४ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


४. वेतनाची देयके प्रवासभत्त्यांची देयके व अन्य 
आस्थापना विषयक देयके यांची पडताळणी करणे 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी / प्रा. यांनी 
पाठविलेल्या अर्धसमास व परिच्छेद यांची त्यांचे संवंधित 
परिमंडळ निहाय प्रकरणे हाताळणे व त्यांची समर्पक 
उत्तरे संबंधित अधिकारी / अभियंता यांचेकडून प्राप्त 
करुन निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी यांना सादर करणे. 
६. लेखाधिकारी यांना सोपविळेली कामे करुन कामात 
मदत करणे. 

७. कार्यालयीन कामकाज लेखा अधिकारी यांना सादर 
करणे. 

८. कार्यालयीन कामासाठी देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या 
कायम अग्निमाचा हिशोब ठेवणे. 

र्‌, प्रत्येक वर्षाची कामाची सूची (schedule of work ) 
तयार करणे. 

१०. मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालयास आवश्‍यक 
असलेली माहिती विहीत नमुन्यात सादर करणे. 

११. सेवानिवृती/सेवानिवृती वेतनाची प्रकरणे हाताळणे. 


समाज विकास | S, ST, RW, प, C, | a) B, LV १.झोपडपट्टया राहणा-या दुर्बल घटकाच्या निवा-याचा Works in groups both inside and 
अधिकारी ve OABA, OL, प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधिकरणातर्फे विविध गृहबांधणी | ९०५५५९ eee ०१0५५ १९ 
CP, LC, प्रकल्प राबवले जातात त्या अंतर्गत झोपडीधारकांना | incumbent should be considered 
Den Mi त्यांच्या निवा-याच्या प्रश्नाबाबत जाणीव निर्माण करणे. 11. & 
९) MD Involving | २- सुसंवाद प्रस्थापित करणे,योजनेमागचा विचार,प्रश्नांचे न 
(9) to (त) स्वरुप व तीची व्याप्ती तसेच प्रश्नांच्या सोडवणूकीचे मार्ग 
above 


पृष्ठ ७४ पैकी 32 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


याबाबत लोकांच्या मध्ये जावून त्यांच्याशी औपचारीक 
पध्दतीने योजनेचे महत्व विषद करणे. 

३.लोकांशी प्रत्यक्ष संपर्क करण्यासाठी 
चर्चा,बैठका,कोपर सभा,जाहीर सभा,मेळावे आयोजन 
करणे, लोकांशी चर्चा करून त्यांच्या शंकाचे निरसन 
करून योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करणे. 

४. सहकार कायदयान्चये सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचे 
जाळे तयार करणे,तांत्रिक बाबींची क्लीष्ठता,अननुभवी 
नेतृत्व,ऐक्याचा अभाव,निरक्षरता व्यवस्थापनाचा 
अभाव,कटू पूर्वानुभव,परावलंबनाची सवय, 
राजकारणाचा अवास्तव प्रभाव इ.प्रतिकुल eco 
सामना करीत लोकांमधुन स्वयनिर्णय घेणारे नेतृत्व उभे 
करण्याचे काम (अत्यंत जिकीरीचे) करणे. 

५. लोकप्रतीनिधींचा सहभाग मिळवणे :-स्थानिक 
रहिवाशी मंडळे,विविध राजकीय पक्षाचे पदधिकारी 
,नगरसेवक,आमदार इ.लोकप्रतीनिधींशी संपर्क साधून 
त्यांना योजनेचे महत्व पटवून देवून त्यांचा योजनेकामी 
सहभाग मिळविणे. 

६.विविध विभाग कार्यालये (अंर्त/बाहूय) समन्वय साधणे:- 
प्राधिकरणातंर्गत मिळकत 
व्यवस्थापक/भूसंपान/अभियांत्रीकी/वास्तुझास्त्र/विधी 
इ.कार्यालयामधील रहिवाऱ्यांच्या कामाशी संबंधीत व 
योजनेच्या अंमळबजावणीस आवश्यक असणा-या 
बाबींचा,दस्ताचा पाठपूरवठा करून विविध विभागास 


पृष्ठ ७४ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


परस्पर समन्वयाने योजना गतीशील ठेवण्याचे काम 
करणे,तसेच बृहन्मुंबई महानगर 
पालिका/झो.पु.प्रा./अप्पर जिल्हाधिकारी आणि मुद्रांक 
शुल्क कार्याजय,गलिच्छ वस्ती नियंत्रक 
इ.कार्यालयातीळ कामांसाठी पत्रव्यवहार,पाठपूरावा 
समक्ष भेटून कामे मार्गी लावण्याचे काम करणे. 


टिपणीसह बैठीकीची संपूर्ण व्यवस्था पहाणे. 


| जनसंपर्क 5, W, RW, SE, | a) B, LV 1) Co-ordination, supervision and control of public | The work is performed both 
अधिकारी MF b) OA,BA, relation Branch. inside and outside. The work 
OL,BL, OAL, 2) Arranging to attend visiting public and guiding | place inside is well lighted and 
CP,LC, Dw, them. comfortable. The workers usually 
AAV 3) Keeping contract with news paper agencies in | work in a group No hazards are 
c) SLD Bombay and other places in connection with any | involved. Incumbent should be 
d) MD involving | news items or letters appeared in Press in connection | considered with adequate 
(a) (0 (९) above | with any = affairs of MHADA = nd _ its | software and /or appropriate aids 
Officers/employees. & appliances support. 
4) Issuing advertisement to News papers. 
5) Attending VIPs and visiting dignatories and 
arraning for their loading and Boarding. 
6) Any other subject assigned by V.P./CEO/A. 
षु मिळकत S, ST, RW, C a) B, LV १. सर्वसाधारण कार्यालयीन प्रशासकीय कामकाज The work is performed mostly 
व्यवस्थापक. ७) 1), HH प्राधिकरणाच्या/मं sak inside.He usually works alone 
/ ©) OA. BA, OL, | २- प्राधिक /मंडळाच्या बाब टिपणीबाबत व इतर हवी विलत eth 
प्रशासकीय BL, सर्व कामकाजाबाबत तसेच बैठकीमध्ये घेतलेल्या | subordinates isactively required. 
अधिकारी OAL,BLOA, निर्णयाच्या "अनुषंगाने करावयाच्या, अगेलवेजावणीर | The work place iswell lighted It 
BLA, सचिवांना सर्वतोपरी सहकार्य करणे does not involve anyhazards. 
CP, LC, मा. यांना सर्वतोपरी सहकार्य : Incumbent should beconsidered 
DW,AAV, MDy | 3. प्राधिकरणाकडे/मंडळाकडे सादर करावयाच्या बाब | with appropriate software,aids& 
d) MI appliances as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


४. मा.अध्यक्ष/मा.उपाध्यक्ष, मा.सभापती/मुख्य अधिकारी 
यांचे नावे आलेली गोपनीय तसेच अर्ध शासकीय 
पत्रव्यवहार पहाणे. 

५. अर्धशासकीय पत्राच्या पुर्ततेवर लक्ष ठेवणे. 

६. त्यांचे अधिपत्याखाली असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे 
गोपनीय अहवाल लिहिणे. 

७. अधिकार प्रदानतेच्या अधिन राहून खर्चाच्या 
प्रमाणपत्रावर स्वाक्षऱ्या करणे. 

८. आवश्‍यक असल्यास पुरवठादारांकडून दरपत्रके 
मागविणे, उघडणे व त्याअनुषंगाने सर्व कामकाज पहाणे. 
९. त्यांचे अखत्यारीत असलेल्या वर्ग ३ व वर्ग ४ 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्याच्या देयकावर बरोबर 
असल्याबद्दल सह्या करणे. 

१०. जुन्या दप्तराची विल्हेवाट लावणे. 

११. अराजपत्रित/राजपत्रीत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे 
गोपनीय अहवाल सुरक्षित देखरेखखाली ठेवणे. 

१२. गोपनीय अहवालाच्या पुर्णत्वाकडे लक्ष ठेवणे व 
आव्यक अहवालावर कार्यवाही करणे. 

१३. विधानसभेच्या प्रश्नांना पाठविण्याच्या उत्तराबाबतच्या 
कार्यवाहीवर लक्ष ठेवणे. 

१४. अधिकारी/कर्मचारी यांच्या आस्थापनाविषयक बाबी 
व विभागीय चौकशी यांचेवर तसेच कर्मचारी 
संघटनेच्या मागण्यांवर लक्ष ठेवणे. 


पृष्ठ ७४ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


१५. दूरध्वनीव्दारे आलेले वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संदेश 
संबंधित अधिकाऱ्यांना कळविणे. 
१६. गोपनीय विषयासंबंधी सर्व पत्रव्यवहार पहाणे. 
१७. प्राधिकरणाचा/मंडळाचा प्रशासकीय अहवाल, 
दूरध्वनी, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादी बाबत Uda देखरेख 
ठेवणे. 
१८.गाळयांचे वितरण करणे, भाडेवसुली करणे, गाळे 
हस्तांतरण / नियमितीकरण करणे, इमारतीचे 
अभिहस्तांतरण करणे, थकबाकीदारांवर कळम ६६ 
अन्वये कारवाई करणे. वसाहतींना भेटी देणे. 

वरिष्ठांनी सोपविलेली इतर सर्व कामे 


सहायक विधी 
सल्लागार 


S, ST, RW, 11, C, 
MF 


a) B, LV 

b) HH 

c) OL,OA, 
BA,BL, OAL, 
BLOA, 
BLA,CP, LC, 
Dw, 

AAV 

d) SLD 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


१. विधी सल्लागार/प्रा. यांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे मुंबई 
तसेच मुंबई बाहेरील न्यायालयातील मंडळांविरुध्द 
दाखल केलेल्या दाव्यात तसेच इतर न्यायालयीन 
प्रकरणात हजर राहून सरकारी वकील, वकील नेमून 
म्हाडाच्या वतीने बचावात्मक बाजू मांडणे. 

२. (अ) विधी सल्लागार यांच्या आदेशाप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र, 
प्रतिवादीचा लेखी जबाब इ. तयार करण्याची तसेच ते 
घोषित करण्याची व्यवस्था करणे. 

(ब) प्रसीपी तयार करुन ते कोर्टात दाखल करणे, तसेच 
न्यायालयीन कारकून यांच्याव्दारे न्यायालयीन 
आदेशाच्या प्रती व इतर कागदपत्र न्यायालयातून 
मिळविणे. 


The work is mostly performed 
inside. The work place is well 
lighted. The worker usually 
works alone. Appropriate aids & 
appliances to be used as per 
needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


३. कार्यालयातील विशेष प्रकरणामध्ये विधी सल्लागार 
यांना मदत करणे. 

(अ) अभिहस्तांतरणकरारपत्र, भाडेपट्टा, परवाना, विक्री 
खत, गहाण खत, तारण खत, आरोपपत्र, 
पुर्न अभिहस्तांतरण, नुकसान भरपाई शात, हमीपत्र हक्‍क 
हस्तांतरण पत्र इत्यादी तयार करणे.तसेच त्याची 
अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था करणे. 
(ब)अभिप्रायसंदर्भाधिन प्रकरणांचे अभ्यास करुन 
कायदयाच्या तरतुदीचा आधार घेऊन संदर्भाधिन 
प्रकरणामध्ये विधी सछ्लागार यांना मदत करणे. 

४. शासनाने Mela केलेल्या व विचारलेल्या 
प्रकरणामध्ये विधी सल्लागार यांना मदत करणे. 

५. विधी सल्लागार/प्रा. यांनी वेळोवेळी सोपविलेली सर्व 
कार्यालयील तसेच न्यायालयीन कामे पार पडणे. 


| सहायक 
अभियंता (श्रेणी - 
2) 


S, ST, W, BN, 
JU, 

CL, MF, RW, SE, 
€ 


a) D, HH 

b) OA, OL, LC, 
Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


1. To prepare detailed estimate for Hug project & 
estimates of infrastructure for either AA or T.S. (or to 
do scrutiny of such estimates & to submit to DE 
EE/Dy. CE for further action, in case, private 
architect is appointed to do original work) 

2. To get acquainted with boundaries of land on which 
Housing. Project or plotted development scheme is to 
be executed. all types of bldg. plans (working 
drawings), layout, all items in schedule B, relevant 
specifications/Red book  provisions/IS_ code 
provisions, rate analysis, whether contractor is 
procuring materials as approved by competent 
authority, source of procurement of water by 
contractor & its suitability for construction purpose 
(by getting report of water) & all such related issues 


The work is performed both 
inside and outside. Workplace is 
often hot and dusty. Jobs in the 
fields are hazardous but designing 
work in office does not involve 
any hazards. 

The worker works alone in the 
office and in a group in the field. 
Appropriate aids & appliances to 
be used as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


prior to checking of line out done by contractor& start 
of work. 

3. To supervise the work of the agency as per the 
terms & conditions of the contract, to ensure that 
agency maintains the required quality of work as per 
specifications laid down in the contract, to write, 
maintain and update all site registers and field books 
and other documents related to work during the 
progress of the work till completion, record 
measurements of acceptable work in the M.B. of the 
work done by the agency (if powers of recording are 
delegated to him), scrutinize the R.A. /final bill of the 
agency, propose pari rates of the items in the work, 
wherever necessary, and process the RAI final bill of 
the agency through Dy. Engr. to the Ex. Engr. for 
further necessary action. 

4. To hand over completed tenement/flat or plot to 
concerned beneficiary 

5. To get the rectifications in the tenament/flat done 
from the contractor, if pointed out by beneficiary 

6. To initiate & take all precautions required for 
safeguarding open lands/plots under his jurisdiction 
7.To assist Dy.Engineer in initiating proposals of land 
procurement from different sources, for taking the 
possession of new lands received from different 
sources; to collect information as may be required 
from all concerned revenue authorities about land 
matters. 

8. To do any other work assigned by any higher 
officers. 


८ सिनियर प्रोग्रामर 


S, ST, W, BN, 
RW, 
SE, H, C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, 
Dw, AAV 


Regarded as an "expert having exhaustive knowledge 
and practical application in their area of expertise 


The work is mostly performed 
inside in well lighted rooms. The 
worker usually does his work 
alone. It does not involve any 


पृष्ठ ७४ पैकी ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


d) SLD,MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 


Well versed in understanding the requirement 
Interacts with the dient to prioritize project plans and 
deliverables Defines scope, plans, and deliverables 
for assigned projects 


Recommends, analyzes and designs software system 
solutions 


Able to develop, design and perform feasibility 
studies, system and requirements analysis 


Performs system level diagnosis, 
determination and proposes solutions 


problem 
Prepares system documentation Capable to guide lead 
junior developers on technical issues 


Database design, table creation, query and stored 
procedures writing 


Designing the database and application architecture 
for software developments 


hazard. Appropriate computer 
software & aids andappliance to 
be used as per needs. 


९ लेखापाल 


S, ST, W, BN, 
MF, 
RW, SE, H, C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA,BA, OL, 
BL, CP, LC, 
Dw, AAV, MDy 
d) ASD (M) 

e) MD Involving 
(a) to (6) 


above 


१. ठेकेदाराच्या देयकांची लेखा परिक्षकाकडून सादर 
केल्यानंतर छाननी करणे. 

२. लेखा शाखेतील कर्मचाऱ्यांकडून काम करुन घेणे व 
पर्यवेक्षक म्हणुन जबाबदारी पार पाडणे. 

३. कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून आलेली लेखा 
विषयक प्रस्ताव छाननी करुन त्यांना आर्थिक बाबींवर 
सल्ला देणे. 

४. कामाच्या निविदा उघडण्याच्या वेळेस कार्यकारी 
अभियंता यांना मदत करणे. 


The work is mostly performed 
inwell lighted rooms. 
Workerusually works alone. It 
does notinvolve any hazards. 
Incumbentshould be considered 
with 

appropriate software, aids & 
appliances support as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी 38 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


५. ठेकेदारांकडून आलेल्या निविदांवर आर्थिक बाबींवर 
व मॅन्युअळ मधील तरतूदी तपासून पूढील निर्णयासाठी 
प्रस्ताव सादर करणे. 

६. मुख्य लेखाधिकारी/कार्यकारी अभियंता/संबंधित 
कार्यालये/ यांचा मासिक Sal तयार करुन सादर 
करणे. 

७. कार्यालयाच्या मासिक जमा खर्चाचे तक्‍ते तपासणे, 
रोख बुक तपासणे. 

८.प्राधिकरणाचे/मंडळाचे/संबंधित कार्यालयाचे 
अंदाजपत्रक/सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणे/वार्षिक 
९. लेखे तयार करणे त्यांची मंजूरी पूर्व छाननी करणे. 
१०. अंदाजपत्रकानुसार खर्च/जमा यांचे नियोजन करणे. 
११. मेन hal बुक/सबसिडरी Hal बुक चेक करुन 
शिल्लक प्रमाणित करणे. 

१२. कर्मचाऱ्यांची पगार देयके तपासणी करणे. 

१३. कर्मचारी/अधिकारी यांच्या पगार निश्चिती व इतर 
आर्थिक बाबी तपासणे. 

१४. कार्यालय प्रमुखाने नेमुन दिलेली आर्थिक बाबीं 
विषयीच्या प्रकरणांची छाननी करणे. 

१४. मिळकत व्यवस्थापन विभागातील गाळ्यांच्या किमती 
वसूली बाबत परिगणना करणे, प्रकरणांची छाननी 
करणे. 


पृष्ठ ७४ पैकी ४० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


१६. गाळे हस्तांतरण (.0.1.) बाबतची प्रकरणे 
आर्थिकदृष्ट्या तपासणे, दंडाची रक्‍कम, हस्तांतरण 
शुल्क इ. तपासणे. 

१७. गाळयाची उर्वरित किंमतीची (Balance purchase 
0॥०७ प्रकरणे तपासणे 

१८. Reteble Value मालमत्ता कर आकारणी बाबतच्या 
प्रकरणांची तपासणी करणे. 

१९. बँक ताळमेळाच्या कामावर नियंत्रक ठेवणे. 


| fe) 


उप समाज 
विकास अधिकारी 


S, ST, RW, H, C, 
MF 


a) B, LV 

b) HH 

c) OA,BA, OL, 
CP, LC, 

Dw, AAV 

d) SLD, MI 

e) MD Involving 
(a) to (d) 

above 


१.झोपडपट्टया राहणा-या दुर्बळ घटकाच्या निवा-याचा 
प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधिकरणातर्फे विविध गृहबांधणी 
प्रकल्प राबवले जातात त्या अंतर्गत झोपडीधारकांना 
त्यांच्या निवा-याच्या प्रश्नाबाबत जाणीव निर्माण करणे. 

२. सुसंवाद प्रस्थापित करणे,योजने मागचा विचार, प्रश्नांचे 
स्वरुप व तीची व्याप्ती तसेच प्रश्नांच्या सोडवणूकीचे मार्ग 
याबाबत लोकांच्या मध्ये जावून त्यांच्याशी औपचारीक 
पध्दतीने योजनेचे महत्व विषद करणे. 

३. लोकांशी weer संपर्क करण्यासाठी 
चर्चा,बैठका,कोपर सभा,जाहीर सभा,मेळावे आयोजन 
करणे, लोकांशी चर्चा करून त्यांच्या शंकाचे निरसन 
करून योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करणे. 

४. सहकार कायदयान्चये सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचे 
जाळे तयार करणे,तांत्रिक बाबींची क्लीष्ठता,अननुभवी 
नेतृत्व,ऐक्याचा अभाव,निरक्षरता व्यवस्थापनाचा 
अभाव,कटू पूर्वानुभव,परावलंबनाची सवय, 


Works in groups both inside 
andoutside mobility should not 
berestricted. Less hazardous. 
Theincumbent should be 
considered with appropriate aids 
& appliances devices support. 


पृष्ठ ७४ पैकी ४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


राजकारणाचा अवास्तव प्रभाव इ.प्रतिकुल घ्टकाज्ी 
सामना करीत लोकांमधुन स्वयनिर्णय घेणारे नेतृत्व उभे 
करण्याचे काम (अत्यंत जिकीरीचे) करणे. 

५. लोकप्रतीनिधींचा सहभाग मिळवणे:-स्थानिक 
रहिवाशी मंडळे,विविध राजकीय पक्षाचे पदधिकारी 
,नगरसेवक,आमदार इ.लोकप्रतीनिधींशी संपर्क साधून 
त्यांना योजनेचे महत्व पटवून देवून त्यांचा योजनेकामी 
सहभाग मिळविणे. 

६. विविध विभाग कार्यालये (अंर्त/बाह्य) समन्वय 
साधणे:- प्राधिकरणातं्गत मिळकत व्यवस्थापक/ 
भूसंपान/अभियांत्रीकी/वास्तुशास्त्र/विधी 
इ.कार्यालयामधील रहिवाऱ्यांच्या कामाशी संबंधीत व 
योजनेच्या अंमळबजावणीस आवश्यक असणा-या 
बाबींचा,दस्ताचा पाठपूरवठा करून विविध विभागास 
परस्पर समन्वयाने योजना गतीशील ठेवण्याचे काम 
करणे,तसेच बृहन्मुंबई महानगर पालिका/झो.पु.प्रा./ 
अप्पर जिल्हाधिकारी आणि मुद्रांक शुल्क 
कार्याजय,गलिच्छ वस्ती नियंत्रक इ.कार्यालयातील 
कामांसाठी पत्रव्यवहार,पाठपूरावा समक्ष भेटून कामे मार्गी 
लावण्याचे काम करणे. 


पृष्ठ ७४ पैकी ४२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०१/प्र.क्र.३३/गृनिभू सोबतचे परिशिष्ट 


दिव्यांग हक्क अधिनियम,२०१६ व सामाजिक न्याय व विशेश सहाय्य विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 


प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील गट अ ते गट ड या संवर्गाकरिता सुनिश्चित करण्यात आलेली पदे 


गट-क 
अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता प्रवर्ग (कर्तव्ये व जबाबदा-या) शरा 
zal 2 3 a Se षु & 
| लघुलेखक S, ST, ७, BN, RW, a) B, LV १) संबंधित अधिका-यांनी दिलेली श्रुतलेखन The work is performed inside inwell lighted 
(उच्च श्रेणी) SE, H, C b) HH घेणे व नंतर टंकलिखित करणे. rooms. The workerworks alone. No hazards 


c) OA, OL, BL, OAL, 
BLOA, CP, LC, Dw, 
AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD Involving (a) to 
(d) 


above 


2) प्राधिकरणाच्या / मंडळाच्या बैठका तसेच 
मुख्य अधिका-यांच्या आढावा बैठकांचे 
श्रुतलेखन घेऊन ते टंकलिखित करणे. 

3) या व्यतिरिक्त इंग्रजी / मराठी 
टंकलेखनाचे काम करणे बंधनकारक 
राहील. 

8) कार्यालयिन कामकाजा संदर्भात आलेले 
दूरध्वनी आणि अधिका-यांना भेटायला येणा- 
या अभंग्यतांची नोंद घेणे. 

५) संबंधित अधिका-यांच्या भेटीची वेळ 
ठरविणे / बैठकीच्या तारखांची नोंद ठेवणे. 
६) कालमर्यादा आणि महत्वाचे संदर्भ यावर 
लक्ष ठेवणे. 


areinvolved. Bilateral hand activitiesshould 
be adequate. TheIncumbent of Hearing 
Impaired category should have 
communications skills with hearing aids & 
devices supports.Incumbent should be 
considered with appropriate software, aids 
& appliances support as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


७) इतर कार्यालयाकडून अभिप्रायासाठी 
आलेल्या नस्त्या स्विकारणे व त्या 
संबंधितांकडे पाठविणे. 

८) टपालांची नोंद करणे आणि संबंधितांकडे 
पाठविणे. 

९) नस्त्यांची, वॉच रेफरन्सची, अति 
महत्वाच्या व्यक्तींकडून आलेली पत्रे (१॥२ 
Ref.) इ. ची नोंद घेणे. 


a) D, HH 

b) OA, OL, OAL, CP, 
LC, 

Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD Involving (a) to 
(c) 


above 


1. Assisting in preparation of housing/area 
development schemes by preparing layout 
plans & dwelling unit plans. 

2. Assisting in preparation / scrutiny of 
proposals received for grant of planning 
approval / administrative approval. 

3. Assisting in dealing with other technical 
issues & allied administrative matters. 

4. Assisting in policy matters involving 
technical subject. 

Assisting Asstt. Architect & Planner in 
above matter & other related subjects of 
technical nature and offering remarks as 
per D. P. provisions or DC Regulations or 
as per sanctioned layout of MHADA 
schemes. 


The work is performed mostly inside; 
Occasional field duty isrequired. The work 
place is well lighted, though hot humid and 
dusty condition haveto be faced in the 
fields. The worker works alone or in a 
group. The work inside is not completely 
hazardous but some hazards have to be 
encountered in the field. Incumbent should 
be considered with suitable aids & 
appliances. 


2 कनिष्ठ S, ST, W, MF, 
वास्तुशास्त्रज्ञ RE TOS 
सहायक 

३ | कनिष्ठ S, ST, BN, KC, ME, 
अभियंता/ | RW. SE. HC 
शाखा 
अभियंता 


a) D, HH 

b) OA, OL, LC, 
Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


1. To prepare detailed estimate for Hug 
project & estimates of infrastructure for 
either AA or T.S. (or to do scrutiny of such 
estimates & to submit to DE EE/Dy. CE 
for further action, in case, private architect 
is appointed to do original work) 


The work is performed both inside and 
outside, work place can be hot & noisy. The 
job can be hazardous. Incumbent should be 
considered with aids & appliances. 


पृष्ठ ७४ पैकी ४४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


2. To get acquainted with boundaries of 
land on which Housing. project or plotted 
development scheme is to be executed. all 
types of bldg. plans (working drawings), 
layout, all items in schedule B, relevant 
specifications/Red book  provisions/IS 
code provisions, rate analysis, whether 
contractor is procuring materials as 
approved by competent authority, source 
of procurement of water by contractor & 
its suitability for construction purpose (by 
getting report of water) & all such related 
issues prior to checking of line out done by 
contractor& start of work. 

3. To supervise the work of the agency as 
per the terms & conditions of the contract, 
to ensure that agency maintains the 
required quality of work as_ per 
specifications laid down in the contract, to 
write, maintain and update all site registers 
and field books and other documents 
related to work during the progress of the 
work till completion, record 
measurements of acceptable work in the 
M.B. of the work done by the agency (if 
powers of recording are delegated to him), 
scrutinize the R.A. /final bill of the 
agency, propose pari rates of the items in 
the work, wherever necessary, and process 
the RAI final bill of the agency through 
Dy. Engr. to the Ex. Engr. for further 
necessary action. 

4. To hand over completed tenement/flat 
or plot to concerned beneficiary 


पृष्ठ ७४ पैकी ४५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


5. To get the rectifications गा the 
tenament/flat done from the contractor, if 
pointed out by beneficiary 

6. To initiate & take all precautions 
required for safeguarding open lands/plots 
under his jurisdiction 

7.To assist Dy.Engineer in initiating 
proposals of land procurement from 
different sources, for taking the possession 
of new lands received from different 
sources; to collect information as may be 
required from all concerned revenue 
authorities about land matters. 

8. To do any other work assigned by any 
higher officers. 


| ज्युनियर 
प्रोग्रामर 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) SLD,MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


The Junior Programmer is an entry level 
position with the following skill sets 
Development experience with various 
operating systems and programming 
languages(J2EE, ABAP. PL/SQL etc) 
Familiar with software project life cycle 
standards 


Participates in component level design 
development 

Codes tests, and debugs application 
programs 

Seripting (D8/ OS / Application) 

Able to use software configuration tools 


Understands & applies quality 
management tools 
Assists in preparing system 


documentation and other project related 
documents 


The work is mostly performed inside in well 
lighted rooms. The worker usually does his 
work alone. It does not involve any hazard. 
Appropriate computer software & aids and 
appliance to be used as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


4 कनिष्ठ 
अभियंता/ 
शाखा 
अभियंता 
(विद्युत) 


S, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, RW, 
SE, C 


a) D, HH 

b) OL, CP, LC, 
Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, 
MI 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


1 To scrutinise work programme Revised 
work programme, budget & revised 
budget estimates received from DEs. for 
electrical works & to assist Ex Engineer in 
preparing work programme /revised work 
programme, budget _ estitrate/revised 
budget estimate of all the works related to 
clectrical division 

2 To do scrutiny of plans & estimates for 
electrical works & to process for T.S. with 
Ex. Engr. To check and correct rate 
analysis as may be necessary and process 
the same to Dy. CE. for approval through 
Ex. Engr. 

3. To do scrutiny of DTP's & to process 
for approval with competent authority 

4. To exercise technical check on final 
bills. 

5. To asist E. E. for monitoring/controlling 
overall budget provision & expenditure. 
6. To assist EE in compliance of OMs of 
VQCA / audit remarks/ audit paras, 
remarks of accounts on RAfinal bills etc. 
7. To assist Ex Engineer in submitting 
MPR/QPR and preparing & sending 
replies for LAQSLCQs/Govt. 
references/VIP references, information 
under right of Information Act etc. 

8. To maintain overall technical record in 
Division 

9. To do any other work assigned by any 
higher officers. 


The work is performed mostly inside. The 
work place is noisy and vibrating. The 
worker usually works alone. Itinvolves 
hazards of high voltage current Incumbent 
needs to be considered with suitable aids & 
appliances. 


६ ।लघुलेखक 
(निम्न श्रेणी) 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C 


a) B, LV 
b) HH 


१. संबंधित अधिका-यांनी दिलेली श्रुतलेखन 
घेणे व नंतर टंकलिखित करणे. 


The work is performed inside inwell lighted 
rooms. The workerworks alone. No hazards 


पृष्ठ ७४ पैकी ४७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


८) OA, OL, BL, OAL, 
BLOA, CP, LC, Dw, 
AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD Involving (a) to 
(त) 


above 


२.लघुलेखक (उच्च श्रेणी) उपलब्ध नसल्यास 
प्राधिकरणाच्या / मंडळाच्या बैठका तसेच 
मुख्य अधिका-यांच्या आढावा बैठकांचे 
श्रुतलेखन घेऊन ते टंकलिखित करणे. 

३.या व्यतिरिक्त इंग्रजी / मराठी 
टंकलेखनाचे काम करणे बंधनकारक 
राहील. 

४. कार्यालयिन कामकाजा संदर्भात आलेले 
दूरध्वनी आणि अधिका-यांना भेटायला येणा- 
या अभंग्यतांची नोंद घेणे. 

५. संबंधित अधिका-यांच्या भेटीची वेळ 
ठरविणे / बैठकीच्या तारखांची नोंद ठेवणे. 
६. कालमर्यादा आणि महत्वाचे संदर्भ यावर 
लक्ष ठेवणे. 

७. इतर कार्यालयाकडून अभिप्रायासाठी 
आलेल्या नस्त्या स्विकारणे व त्या 
संबंधितांकडे पाठविणे. 

८. टपालांची नोंद करणे आणि संबंधितांकडे 
पाठविणे. 

९. नस्त्यांची ,वॉच रेफरन्सची , अति 
महत्वाच्या व्यक्तींकडून आलेली पत्रे (१॥२ 
Ref.) इ. ची नोंद घेणे. 


are involved. Bilateral hand activities 
should be adequate. The Incumbent of 
Hearing Impaired category should have 
communications skills with hearing aids & 
devices supports. 

Incumbent should be considered with 
appropriate software, aids & appliances 
support as per needs. 


हिं सहायक S, ST, ७, BN, RW, 
S C, MF 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA,BA, OL, BL, 
OAL, 


१. निवासी आणि अनिवासी गाळे/ भूखंडाच्या 
वाटपाच्या संबंधात अर्ज/ निविदाचे नमुने, 


The work is performed mostly inside. He 
usually works alone though interaction with 
subordinates is actively required. 


पृष्ठ ७४ पैकी ४८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


CP, LC, Dw, AAV, 
MDy 

d) ASD, SLD, MI 

e) MD involving (a) to 
(d) 


above 


माहिती पुस्तिका इ. तयार करणे आणि त्यांच 
छपाईच्या व्यवस्थेचे सर्व काम. 

२. निवासी गाळे/ भूखंडाकरिता अर्जाच्या 
नमुन्यांची विक्री आणि स्विकृतीच्या व्यवस्थेचे 
सर्व काम. 

३. निवासी गाळे/ भूखंडासाठी आलेल्या 
अर्जाची वर्गवारी आणि त्यांची नोंदणी. 

४. उपमुख्य अधिकारी (गृहनिर्माण मिळकत 
व्यवस्थापन) १ यांनी सोपविलेळे इतर 
कोणतेही काम. 

५. निवासी गाळे/ भूखंडाच्या वाटपाच्या 
लाभार्थिना किंमतीपोटी आणि अनामत, 
मुद्रांक शुल्क इ. इतर बाबींपोटी भरावयाची 
रक्‍कम निश्चित करुन घेण्याचे काम. 

६. वाटप पत्राचा संपूर्ण मसुदा आवश्यक त्या 
aioe तयार करुन उपमुख्य 
अधिकारी यांच्याकडून मान्य करुन घेण्याचे 
काम. 

७. प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेस वाटपाच्या 
कामाचा आढावा घेऊन वाटपासाठी उपलब्ध 
असलेल्या रिकाम्या गाळ्यांचा/ भूखंडाचा 
आव्यक त्या तपशिलासह अहवाल. 

८. वसाहतींच्या आराखड्यातील विविध 
शासकीय विभाग, महानगरपालिका, 


The work place is well lighted It does not 
involve any hazards. 

Visually impaired category should be 
considered with appropriate software and 
other appliances support. 


पृष्ठ ७४ पैकी ४९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


बीईएसटी, टपाल व तार विभाग इत्यादींकडे 
हस्तांतरित करावययाच्या भूखंडाच्या 
संबंधातील सर्व कामे. 

९. गृहनिर्माण मिळकत व्यवस्थापन विभागाचे 
वार्षिक अंदाजपत्रक. 

१०. गृहनिर्माण मिळकत व्यवस्थापन 
विभागाचे वार्षिक प्रशासकीय अहवाल. 

११. गृहनिर्माण मिळकत व्यवस्थापन 
विभागातील आस्थापना विषयक सांख्यिकी 
माहिती आणि आस्थापना विषयक 
नियतकालिके. 

१२. नगरपालिका कर व बिनशेती आकार 
विषयक सर्व बाबी हाताळणे. 

१३. उच्च उत्पन्न गट/ मध्यम उत्पन्न गट/ 
अल्प उत्पन्न गट / आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 
गाळे/ इमारतीच्या संबंधीच्या सहकारी 
संस्था/ अपार्टमेंन्ट ओनर्स असोसिएडान/ 
कंपनी यांच्याशी करावयाच्या इमारती आणि 
त्या खालील जमिनीच्या बाबतीतील 
करारपत्राचे मसुदे (डॉक्युमेन्टस) तयार करणे 
व त्यासंबंधीच्या सर्व बाबी हाताळणे. 

१४. उच्च उत्पन्न गट/ मध्यम उत्पन्न गट/ 
अल्प उत्पन्न गट / आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 
सहकारी संस्थांना वाटप केलेल्या भूखंडाचे 


पृष्ठ ७४ पैकी ५० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


भाडेपट्टी fase (fea डोड) करणे व 
त्यासंबंधीच्या सर्व बाबीं हाताळणे. 

१५. कार्यालयीन व्यवस्थेवर सर्वसाधारण 
देखरेख (आस्थापना विषयक बाबी हजेरी 
पत्रक, आवक आणि जावक टपाल, फर्निचर, 
ळेखन सामुग्री, भाडे पावत्या पुस्तकांचा 
हिशोब, वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेले 
आदेश/ सूचना/ परिपत्रके इ. सर्व संबंधित 
कर्मचाऱ्यांकडे पोचविणे इ. कामे). 

१६. वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावयाच्या 
सर्व नियतकालिक अहवालांचे 
एकसूत्रीकरण करणे. 

१७. विधानसभा/ विधान परिषद प्रश्न आणि 
विधान मंडळ विषयक इतर बाबींचे 
एकसुत्रीकरण करणे आणि नियंत्रण करणे. 
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार-२००५ 


८) OL,OA,BA, BL, 
OAL, BLOA,BLA, LC, 
Dw,AAV 

d) SLD 

e) MD involving (a) to 
(d) above 


२. सरकारी वकील तसेच म्हाडाचा पॅनल 
वकील यांना न्यायालयीन प्रकरणातील बाबी 
समजावून सांगणे. 

३.वेळोवेळी न्यायालयात हजर राहून 
म्हाडाच्या बाजूने योग्य ते कागदपत्र पुरावे 


अंतर्गत येणारी प्रकरणे हाताळणे. 
८ विधी सहायक | S, ST, RW, प, a) B, LV १.न्यायाळयीन संबंधीत प्रकरणांचा | The work is mostly performed inside. The 
C,MF b) HH पत्रव्यवहार work place is well lighted. The worker 


usually works alone. Appropriate aids & 
appliances to be used as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ५१ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


म्हणून वकोलातर्फ न्यायालयात दाखल 
करणे. तसेच न्यायालयीन प्रकरणासंबंधी 
म्हाडास लागणारे न्यायालयीन आदेशाच्या 
प्रती व इतर कागदपत्र न्यायालयातून 
मिळविणे इत्यादी. 


a) D, HH 
b) OA, OL, BL, OAL, 
CP, 


वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे कार्यालयात ड्राईगचे काम 
जास्त असते त्यामध्ये खालील प्रमाणे कामे 


The work is performed mostly inside; 
Occasional field duty isrequired. The work 
place is well lighted, though hot humid and 


LC, Dw, AAV येतात. dusty condition haveto be faced in the 
c) ASD (M), SLD, MI १ ट्रेसिंग करणे fields. The worker works alone or in a 
d) MD Involving (a) to न मीड न ae group. The work inside is not completely 
(c) 2. मोजमाप घेवून -ले आऊट बनविणे. hazardous but some hazards have to be 
above 3. इमारतीचा नकाशा बनविणे. encountered in the field. Incumbent should 

४. वसाहती मधील आरक्षित स्थाने be considered with suitable aids & 

appliances. 

दाखविणे. 

५. म.न.पा. साठी मंजूर आराखडे तयार 

करणे. 

६. नकाशातील फेरफार दाखविणे. 

७. इमारतीची प्रतिकृती तयार करणे. 

८. सरकारी प्रदर्शनासाठी प्रतिकृती तसेच 

THR तयार करणे. 

९. व इतर फुटकळ ड्रॉईंगची कामे. 
a) B, LV १. उच्च उत्पन्न गट/ मध्यम उत्पन्न गट/ अल्प | The work is performed mostly inside. He 
b) D, HH usually works alone though interaction with 


c) OA,BA, OL, BL, 
OAL, 
CP, LC, Dw, AAV, 
MDy 


उत्पन्न आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांच्या 
निवासी गाळे/भूखंडासाठी आलेल्या 
अर्जाच्या तपासणीचे, अर्जावरील निर्णय 


subordinates is actively required. 
The work place is well lighted It does not 
involve any hazards. 


पृष्ठ ७४ पैकी ५२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


१) ASD, SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) 


above 


अर्जदारांना कळविण्याचे अर्जाची पुन्हा 
तपासणी करण्यासाठी आलेले विनंती अर्ज 
निकाली काढण्याची व्यवस्था इ. सर्व कामे 
पूर्ण करून पात्र अर्जदारांची यादी प्रसिध्द 
करणे. 

२. पात्र ठरलेल्या acy सोडत 
काढण्याचे व सोडतीचा निकाल प्रसिध्द 
करण्याचे सर्व काम. 

३. अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांनी आणि 
सोडतीत अयडास्वी ठरलेल्या अर्जदारानी 
भरलेल्या अनामत रकमेची परतफेड. 

४. उच्च उत्पन्न गट/ मध्यम उत्पन्न गट/ अल्प 
उत्पन्न आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांच्या 
निवासी  गाळे/भूखंडाच्या वाटपासाठी 
लाभार्थिना देकारपत्रे पाठविणे, लाभार्थिना 
देकार पत्रानुसार भरळेली रक्‍कम आणि 
सादर केलेली कागदपत्रे स्विकारणे, ती 
बरोबर असल्याचे खातरजमा करणे, 
वाटपाचा THAT तयार करणे, वाटपपत्रे तयार 
करून पाठविणे, वाटपाचे कारारपत्रे इ. सर्व 
कागदपत्रे पूर्ण करून घेणे, लाभार्थीस 
ताबापत्र देणे आणि अर्ज लगेच संबंधित 
मिळकत व्यवस्थापकाकडे पाठविण्यापर्यंतची 
सर्व कामे. 


Visually impaired category should be 
considered with appropriate software and 
other appliances support. 


पृष्ठ ७४ पैकी 43 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


५. लाभाथिकडून रक्‍कम भरण्याकरिता मुदत 
वाढीसाठी आलेले अर्ज निकाली काढणे. 

६. अनिवासी गाळे/भूखंडाची वाटपपत्रे 
काढणे, किंमतीची रक्‍कम स्विकारणे, 
लाभार्थिकडून आवश्यक ती कागदपत्रे पूर्ण 
करून घेणे गाळे /भूखंडाचे ताबापत्र देणे 
आणि अर्ज लगेच संबंधित मिळकत 
व्यवस्थापकाकडे पाठविण्यापर्यंतची सर्व 
कामे. 

७. लाभार्थिकडून रक्‍कम भरण्याकरिता 
मुदतवाढीसाठी आलेले अर्ज निकाली 
काढणे. 

८. शासनाचे विभाग महानगरपालिका 
इत्यादीकडे हस्तांतरीत करावयाच्या 
भूखंडाच्या हस्तांतरणाचे सर्व कामे. 

९. उच्च उत्पन्न गट/ मध्यम उत्पन्न गट/ अल्प 
उत्पन्न आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांच्या 
निवासी गाळे/भूखंडाच्या वाटपाच्या संबंधात 
अर्जदार/निविदाकार यांनी भरलेल्या 
अनामत रकमेचा हिशोब ठेवणे. 

१०. अनिवासी गाळयांच्या वाटपाच्या संबंधात 
अर्जदार निविदाकारांनी भरलेल्या अनामत 
रकमेचा हिशोब ठेवणे. 


पृष्ठ ७४ पैकी ५४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


११. निवासी गाळे/भूखंडासाठी आलेले 
अर्ज/अनिवासी गाळयांसाठी आलेल्या 
निविदांपैकी अपात्र ठरलेले आणि सोडतीत 
Rr झालेले अर्ज/न स्विकारलेल्या 
निविदा या संबंधातील अनामत रकमेची 
परतफेड. 

१२. fart आणि अनिवासी 
गाळे/भूखंडाच्या वाटपाच्या संबंधात 
लाभार्थिनी किंमत कायम अनामत मुद्रांक 
शुल्क इ.बाबी पोटी भरलेल्या सर्व रकमांचा 
हिशेब ठेवणे आणि देकार पत्राप्रमाणे संपूर्ण 
रक्‍कम मिळाल्याची खातरजमा करून 
वाटपाच्या पुढील कार्यवाही करणे. 

१३. शासनाचे विभाग महानगरपालिका 
इत्यांदीकडे हस्तांतरीत करावयाच्या 
भूखंडाच्या बाबतीत देकार पत्रानुसार 
भरलेल्या रक्‍्कमांचा हिशोब ठेवणे आणि 
देकार पत्राप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम मिळाल्याची 
खातरजमा करून वाटपाची पुढील कार्यवाही 
करणे. 

१४. अधिकार प्रदानानुसार गृहनिर्माण 
मिळकत व्यवस्थापन विभागातील वर्ग- 
१,वर्ग-२ आणि वर्ग-३ व वर्ग-४ मधील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची प्रवासभत्त्याची देयके 


पृष्ठ ७४ पैकी ५५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


तयार करणे, रजा प्रवास सवलतीची देयके 
तयार करणे, भविष्य निर्वाह निधीमधून 
रक्‍कम काढण्याची सर्व प्रकरणे, ग्रॅच्युइटी 
बाबतची सर्व प्रकरणे र॒जा रोखीकरणाची सर्व 
प्रकरणे हाताळणे, रजा, वार्षिक वेतनवाढी 
इ.मंजूर करावयाची प्रकरणे हाताळणे, 
अधिकाऱ्यांची मासिक वेतन देयके तयार 
करणे आणि आस्थापना विषयक इतर 
कोणतेही प्रकरणे हाताळणे. 

१५. गृहनिर्माण मिळकत व्यवस्थापन 
विभागातील लेखा परिक्षा विषयक सर्व बाबी. 
१६. मिळकत व्यवस्थापकांच्या कार्यालयांची 
वार्षिक तपासणी व तपासणीचे अहवाल. 

१७. मिळकत व्यवस्थापना विषयक सर्व 
नियतकालिके 

१८. मिळकत व्यवस्थापना विषयक सर्व 
बाबींची सांख्यिकी माहिती ठेवणे 
१९.प्राधिकरण/मंडळाच्या निर्णयांच्या 
अंमलबजावणीचा अहवाल. 

२०. मिळकत व्यवस्थापक यांच्या अधिकारी 
क्षेत्रातील गाळे /इमारतींच्या खालील 
जमिनीच्या अभिहस्तांतरण विषयक सर्व बाबी 
हाताळणे. 


पृष्ठ ७४ पैकी ५६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


२१. मिळकत व्यवस्थापक यांच्या अधिकारी 
क्षेत्रातील नव्याने वाटप झालेल्या इमारतींच्या 
सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या आणि 
इमारतीचे व्यवस्थापन सहकारी संस्थांकडे 
हस्तांतरीत करण्याच्या संबंधीतील सर्व कामे. 


२२. भाडे तत्वावर दिलेल्या 
निवासी/अनिवासी गाळयांच्या सर्व विक्री 
योजानांची अंमलबजावणी. 


२३. दर दिवशी रेमिटन्स रोल तपासणे. 

२४. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
अधिनियमाच्या प्रकरण ६ मधील 
तरतुदीनुसार दाखल HIS सर्व प्रकरणे 
हाताळणे. 

२५. मिळकत व्यवस्थापक विषयक आणि 
जमीन वाटप विषयक विनियमानुसार 
उदभवणारी सर्व प्रकरणे हाताळणे. 

२६. ताबा घेतलेल्या किंवा अन्यप्रकारे रिकामे 
झालेल्या गाळयांचा अहवाल उपमुख्य 
अधिकारी (गृहनिर्माण मिळकत व्यवस्थापन 
१) यांच्याकडे पाठविण्याची कार्यवाही. 

२७. गाळे/भूखंडाची किंमत भाडे/भाडे खरेदी 
हप्ते आणि इतर कोणतीही येणी, भूईभाडे इ. 
यांचा संपूर्ण हिशोब ठेवणे. 


पृष्ठ ७४ पैकी ५७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


२८. इमारती/गाळयांच्या 
अभिहस्तांरतणाच्या /भूखंडाच्या भाडेपट्टा 
विलेखाच्या बाबतीतील सर्व कार्यवाही. 

२९. बॅक रिकन्सायलेड़ान स्टेटमेंट (फॉर्म- 
८८) 

३०. रोखपालांच्या रजेच्या किंवा 
गैरहजेरीच्या काळात रोखपाळाचे काम 
करणे. 

३१. मासिक लेखे आणि वार्षिक लेखे तयार 
करणे 

३२. अंदाजपत्रक तयार करणे. 

३३. लेखा विषयक आणि लेखापरिक्षा 
विषयक इतर सर्व बाबी. 

३४. गाळे/भूखंडाच्या संबंधात वसूल 
झालेल्या रोख रकमेचा ताळमेळ (Hear 
अनलायसिस) 

३५. सेवा आकारांच्या बाबतीतील खर्च आणि 
वसुली यांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन करून 
सेवा आकाराच्या दरात सुधारणा करण्याचे 
काम. 

३६. नगरपालिका कर पाणीपट्टी बिनशेती 
आकार विजेच्या बिलांच्या बाबतीतील 
इ.संबंधीची सर्व कामे. 


पृष्ठ ७४ पैकी ५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


३७. सर्व प्रकारची डिपॉझिट रजिस्टर्स 
ठेवण्याचे काम 

३७. समाजमंदिर विषयक सर्व बाबी 

३७. सुविधांसाठी दिलेल्या गाळयांच्या 
संबंधातील सर्व बाबी 

३८. कार्यालयीन इमारती विषयक सर्व बाबी. 
३९. मंडळातील अधिकारी/कर्मचारी यांची 
मासिक वेतन देयके प्रवास भत्ता देयके 
सिओपी इत्यादी सर्व प्रकारची प्रदाने तपासून 
त्याची संबंधीत रजिस्टरमध्ये नोंद घेवून 
मुख्यलेखा अधिकारी यांचेकडे मंजूरीस्तव 
सादर करणे 

४०. मासिक वेतन देयकातून वसूल केलेल्या 
सर्व प्रकारच्या रकमा सबंधीत 
विभागाकडे/कार्यालयाकडे 
पाठविण्याबाबतची सर्व प्रकारची कार्यवाही 
करणे. 

४१. मासिक लेखा व वार्षिक लेखा तसेच सर्व 
प्रकारची अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी 
आवश्‍यक असलेली खर्च लेखा शिर्षाची 
माहिती उपलब्ध करून देणे 

४२. प्रवासभत्ता अग्रीम वेतन अग्रीम तात्पूरता 
अग्रीम मंजूरीसाठी सादर करणे व त्याची नोंद 
अग्रीम रजिस्टरमध्ये घेणे. तसेच 


पृष्ठ ७४ पैकी ५९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


समायोजनासाठी प्राप्त झालेल्या अग्रीमाची 
तपासणी करून ते बंद करण्याच्या दृष्टीने 
कार्यवाही करणे व मुख्य ळेखा अधिकारी 
यांचेकडे संबंधीत रजिस्टरमध्ये नोंद घेऊन 
सादर करणे 

४३. वरिष्ठांनी सोपविलेळी इतर सर्व 
प्रकारची कामे. 

४४. मंडळाचा मासिक लेखा तयार 
करण्यासाठी सर्व व्हाऊचर व समायोजन 
नोंदी संगणकावर घेणे व मासिक लेखा तयार 
करून वित्त नियंत्रक प्राधिकरण यांना सादर 
करण्याची कार्यवाही करणे 

४५. मंडळाचा वार्षिक लेखा, वार्षिक 
अंदापत्रक, सुधारीत अंदाजपत्रक, शासकीय 
अर्थसंकल्प भांडवली अर्थसंकल्प तयार 
करून मान्यतेस्तव सादर करणे 

४६. वरील संबंधाने प्राधिकरणाशी आवश्‍यक 
ती पत्रव्यवहार करणे 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी यांनी 
पाठविलेले अर्ध समास व परिच्छेद यांची 
प्रकरणे हाताळणे. 


शि १ | सहायक S, ST, W, BN, 
KC, MF, RW, 
आरेखक He 


a) D, HH 

b) OA, OL, BL, OAL, 
CP, 

LC, Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, MI 


वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे कार्यालयात ड्रॉईगचे काम 
जास्त असते त्यामध्ये खालील प्रमाणे कामे 
येतात. 


The work is performed mostly inside; 
Occasional field duty is required. The work 
place is well lighted, though hot humid and 
dusty condition have to be faced in the 
fields. The worker works alone or in a 


पृष्ठ ७४ पैकी ६० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


दूरध्वनी आणि अधिका-यांना भेटायला 
येणा-या अभ्यंगतांची नोंद घेणे 

४. संबंधित अधिका-यांच्या भेटीची वेळ 
ठरविणे / बैठकीच्या तारखांची नोंद ठेवणे. 
५. टपालांची नोंद करणे आणि संबंधितांकडे 
पाठविणे. 


d) MD Involving (a) to | 9, ट्रेरिंग करणे. group. The work inside is not completely 
(c) मोजमाप आऊट hazardous but some hazards have to be 
above at: मोजमाप घेवून “ले आऊट बनविणे. encountered in the field. Incumbent should 

३. इमारतीचा नकाझा बनविणे. be considered with suitable aids & 

४. वसाहती मधील आरक्षित स्थाने appliances. 

दाखविणे. 

६.म.न.पा. साठी मंजूर आराखडे तयार 

करणे. 

६. नकाझातील फेरफार दाखविणे. 

७. इमारतीची प्रतिकृती तयार करणे. 

८. सरकारी प्रदर्शनासाठी प्रतिकृती तसेच 

नकाशा तयार करणे. 

९. व इतर फुटकळ ड्रॉईंगची कामे. 

१२ लघुटंकलेख S, ST, ७, BN, RW, a) B, LV १. संबंधित अधिका-यांनी दिलेली श्रुतलेखन The work is performed inside in well 
क SE, H, C b) HH नंतर ते टंकलिखित करणे lighted rooms. The worker works alone. No 
क ८) OA, OL, BL, OAL, घेणे ass ते ; 2 sa hazards are involved. Bilateral hand 

BLOA, CP, LC, २. याव्यतिरिक्त इंग्रजी / मराठी | activities should be adequate. The 
Dw,AAV टंकळेखनाचे काम करणे बंधनकारक | Incumbent of Hearing Impaired category 
d) ASD (M), SLD, MI राहील should have communications skills with 
e) MD Involving (a) to : hearing aids & devices supports. 

(d) 3. कार्यालयिन कामकाजा संदर्भात आलेले | Incumbent should be considered with 
above appropriate software, aids & appliances 


support as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ६१ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


६. कालमर्यादा आणि महत्वाचे संदर्भ यावर 
लक्ष ठेवणे. 

७. इतर कार्यालयाकडून अभिप्रायासाठी 
आलेल्या नस्त्या स्विकारणे व त्या 
संबंधितांकडे पाठविणे. 

८. नस्त्यांची, वॉच रेफरन्सची , अति 
महत्वाच्या व्यक्‍तींकडून आलेली पत्रे (१॥२ 
Ref.) इ. ची नोंद घेणे. 

या व्यतिरिक्त संबंधित अधिका-यांनी नेमून 
दिलेली इतर कामे करणे. 


c) OL, BL, LC, Dw, 
AAV 


93 स्थापत्य S, ST, BN, KC, MF, a) D, HH q .साईटवरील कामांवर देखरेख करणे. The work is performed mostly inside. The 
अभियांत्रिकी [PWS HC ७0३”... | २अंदाजप्रके, दरपत्रके तयार करून | ४ण 0५५५ ay and ving, Ti 
सहायक ८) SLD, MI वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. hazards of high voltage current Incumbent 

d) MD involving 3. इतर संबंधित पत्रव्यवहार पहाणे. needs to be considered with suitable aids & 
eae ४.गोदामातील सामानाची नोंदवहीत ग त 

वेळेवेळी नोंद घेणे,लेबर,स्टाप हताळणे. 

५. संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांना कामात 

मदत करणे. 

६.अदांजपत्रके,दरपत्रिका यांची तपासणी 

करून त्या सादर करणे. 

७.इतर तांत्रिक पत्रव्यवहार व मासिक प्रगती 

अहवाल तयार करणे. 

ia CORT S, ST, W, MF, RW, | a) B, LV १.टेलेक्स मशीन मध्ये टायपिंग करीता The work is performed mostly inside The 
ऑपरेटर SE, H b) D, HH कागदांची जुळवणी करणे. work place is a wellighted and comfortable. 


The incumbent should be considered with 
aids and appliances. 


पृष्ठ ७४ पैकी ६२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


d) ASD (M), ID, SLD, 
MI 


२.टेलेक्स Hat मध्ये सुस्थितीत सुरु ठेवणे. 
३. CORT मशीन द्वारे प्राप्त झालेले मजकुर 


LC, Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, MI 
d) MD Involving (a) to 
(c) 


above 


येतात. 

१. ट्रेसिंग करणे. 

२. मोजमाप घेवून -ले आऊट बनविणे. 
३. इमारतीचा नकाझा बनविणे. 

४. वसाहती मधील आरक्षित स्थाने 
दाखविणे. 

५. म.न.पा. साठी मंजूर आराखडे तयार 
करणे. 


e) MD involving (a) to ee 
(त) संबधितांना पोहचविणे. 
apove ४. ना दुरुस्त CORT AAA दुरुस्त करणे. 
५.प्राप्त मजकुर व ना दुरुस्ती बाबतचे 
अभिळेख जतन करणे. 
६. वरिष्ठांनी सोपविलेली अन्य कामे. 
१५ दूरध्वनी S, ST, W, MF, SE, a) B, LV १.कार्यालयाबाहेर्न आलेले दूरध्वनी The work is mostly performedinside. The 
चालक H,C b) OA, OL, BL, LC, स्विकारणे व सदर दूरध्वनी योग्य त्या worker usually works alone. Bilateralhand 
Dw, é activities of the person should be adequate. 
AAV विस्तारीत क्रमांकावर असलेल्या | The incumbent should be considered with 
c) ASD (M), ID, SLD, कार्यालयाकडे जोडन देणे aids and appliances. 
MI roy 2 ; 
त) MD involving (a) to ।२-कार्यालयातील विविध विभागांना बाहेरील 
(c) कार्यालयातील संभाषणाकरीता दूरध्वनी 
id जोडून देणे 
१६ ।अनुरेखक S, ST, W, BN, L, a) D, HH वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे कार्यालयात Sista काम |The work is performed mostly inside; 
KC, MF, RW, SE, b) OA, OL, BL, OAL, जास्त असते त्यामध्ये खालील कामे Occasional field duty is required. The work 
गप, CP, जास्त असते त्यामध्ये खालील प्रमाणे कामे place is well lighted, though hot humid and 


dusty conditions have to be faced in the 
fields. The worker works alone or in a 
group. The work inside is not completely 
hazardous but some hazard shave to be 
encountered in the field. Incumbent should 
be considered with suitable aids & 
appliances. 


पृष्ठ ७४ पैकी ६३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


६. नकाशातील फेरफार दाखविणे. 

७. इमारतीची प्रतिकृती तयार करणे. 

८. सरकारी प्रदर्शनासाठी प्रतिकृती तसेच 
नकाशा तयार करणे. 

९. व इतर फुटकळ ड्रॉईंगची कामे. 


CP ,LC, Dw, AAV, 
MDy 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) 


above 


३. उच्च उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट, अल्प 
उत्पन्न आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांच्या 
निवासी गाळे/भूखंडासाठी आलेल्या 
अर्जावरील निर्णय कळविले, सोडतीची पत्रे 
पाठविणे आणि सोडतीचा निकाल 
कळविणारी पत्रे पाठविणे. 


। भू-मापक S, ST, W, L, MEF, | a) D, HH qo Wa टेबळ सव्हे करणे. The work is performed inside as 
SE,RW,C b) OA, OL, LC, Dw, तलाठी भूमापन ल जमिनीचे well as outside. Mobility should not 
AAV २. भूमापन कार्यालयाकडून ल जमिनीचे be restricted. Bilateral hand activities 
c) SLD, MI विविध अभिलेख प्राप्त करणे. should be adequate. The incumbent should 
d) MD involving (a) to ३. तलाठी कार्यालयाकडन अभिलेख प्राप्त be considered with aids and 
(c) above ety न्य appliances wherever necessary. 
करण. Communication skills desirable. 
४. सर्व अनुषंगाने असणारे पत्रव्हवहार 
कार्यवाही करणे. 
५. मोजणी केलेल्या नकाशाचे क्षेत्र काढणे. 
६.द्रॅसिंग करणे. 
१८ «| कनिष्ठ S, ST, W, MF, RW, | a) B, LV १. निवासी आणि अनिवासी गाळे/भूखंडाच्या The work is mostly performedinside as well 
SE, C b) D, HH अर्जाच्या ग : व्यवस्था as outside. The worker usually works alone. 
लिपिक 00%... BA, BL, । अर्जाच्या नमुन्यांच्या विक्रीची र Mobility and bilateral hand activities of the 
टंकलेखक OAL, २. आलेल्या अर्जांच्या नोंदणीचे काम person should be adequate. Should have 


Functional communication skills with aids 
& devices. Incumbent should be considered 
with aids and appliances. 


पृष्ठ ७४ पैकी ६४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


४. शासनाच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार वाटप 
करावयाच्या, mae जमिन धारणा 
कायदयाखाळी Yo टक्के आणि 
प्राधिकरणाच्या २ टक्के गाळयांच्या अर्जाची 
छाननी व त्या संबंधीची सर्व पत्रव्यवहार. 

५. उच्च उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट, अल्प 
उत्पन्न आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांच्या 
निवासी गाळे/भूखंडाच्या वाटपाची देकार 
पत्रे आणि वाटप पत्रे लखोटयावरील 
पत्यासह तयार करणे. 

६. उच्च उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट, अल्प 
उत्पन्न आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांच्या 
निवासी त्याचप्रमाणे अनिवासी 
गाळे/भूखंडाच्या वाटपासंबंधात आलेल्या 
अनामत रकमेची नोंद डिपॉझिट रजिस्टर 
मध्ये करणे. 

७. गृहनिर्माण मिळकत व्यवस्थापन 
विभागातील ळेखन सामुग्री, फर्निचर 
साफसफाईचे साहित्य आणि तत्सम सर्व बाबी 
हाताळणे. 

८. संगणक हाताळणे व संगणकावर 
इंग्रजी/मराठी टंकलेखनाची सर्व कामे करणे. 


पृष्ठ ७४ पैकी ६५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


९. आवक coer नोंद आणि 
कार्यालयातील संबंधितांमध्ये वितरण व 
जावब टपाल निर्गमित करणे. 

qo, टपाल स्टॅम्प्सच्या वापराचा हिशेब ठेवणे. 
११. इमारतीच्या विम्या संबंधातील सर्व बाबी 
हाताळणे. 

१२. उपमुख्य अधिकारी (गृहनिर्माण मिळकत 
व्यवस्थापक-२) यांच्या स्वीय सहाय्यकाचे 
काम. 

१३. भाडेपावती पुस्तकांचा संपूर्ण हिशेब 
ठेवणे. 

१४. रेन्ट रोलमध्ये नोंदी आणि रेन्ट 
रोलसंबंधीची सर्व कामे. 

१५. वरिष्ठांनी सोपविलेली इतर सर्व कामे. 


S, ST, W, BN, 
MF 


१९ | Tet चालक 


a) D, HH 

b) OL, LC, Dw, 
AAV 

c) ASD (M), SLD 
d) MD involving 
(a) to (c) above 


१.वरिष्ठ व उच्च अधिकारी यांच्या वर्दीवर 
असलेल्या वाहनचालकांनी वाहतुकीचे 
नियम व सिग्नल यांचे पालन करून अधिका- 
यांना इच्छित स्थळी पोहचविणे. 
२.नियमितपणे वाहन धुणे व स्वच्छ ठेवणे. 
३.वाहनाचे लॉगबुक मधीळ नोंदणी 
अद्ययावत ठेवणे. 

४. वरिष्ठांनी सोपविलेली अन्य कामे. 


The work is performed mostly outside. He 
usually works alone. 

Mobility should not be affected. Incumbent 
should be functionally able to complete the 
assigned task efficiently with aids and 
appliances, whenever necessary works etc. 
Should have license to drive vehicle 


२० तारतंत्री 
PP, 
MEF, SE 


S, ST, W, BN, L, KC, 


a) D, HH 

b) SLD, MI 

c) MD involving (a) to 
(b) 


१. कार्यालयातील वीज जोडणी बाबतची सर्व 
कामे 


Work is performed inside and outside. The 
person should have functional 
communication skills with aids & devices. 


पृष्ठ ७४ पैकी ६६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


above 


२. कार्यालयातील बंद अवस्थेत असलेली 
वीजेच्या उपकरणांची दुरुस्ती वा नवीन 
उपकरणे बसविणे, 

३. कार्यालयातील उद्‌वाहनांची देखभाल व 
दुरुस्ती करणे, 

४. कार्यालयातील विद्युत उपकरणे व विद्युत 
जोडण्या सुस्थितीत ठेवणे, 

॥रिष्ठांनी सांगितलेली विद्युत 
उपकरणाबाबतची सर्व कामे करणे, 


The incumbent should be able to perform 
assigned task efficiently. 


पृष्ठ ७४ पैकी ६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


परिशिष्ट-अ 

शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०१/प्र.क्र.३३/गृनिभू सोबतचे परिशिष्ट 
दिव्यांग हक्क अधिनियम,२०१६ व सामाजिक न्याय व विशेश सहाय्य विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील गट अ ते गट ड या संवर्गाकरिता सुनिश्चित करण्यात आलेली पदे 


गट-ड 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता प्रवर्ग (कर्तव्ये व जबाबदा-या) शरा 
शि २ ३ a ५ & 

7 दफ्तरी S,ST,W, L, KC, a) B, LV १. अभिलेखाचे जतन करणे. The work is performed mostly inside. 
PP, MF, RW,SE, C b) D, HH वरिष्ठांनी सोपविलेली अन्य Occasional field work is involved. He 

c) OA, OL, OAL,CP, २. वरिष्ठांनी सोपविलेली अन्य कामे. usually works alone. 
LC, Dw,AAV Incumbent should be functionally able to 
d) ASD (M,MoD), complete the assigned task efficiently with 
ID,SLD, MI aids and appliances, whenever necessary. 
e) MD involving Mobility and Bilateral hand activities 

(a) to (d) above should be adequate. 
2 नाईक S,ST,W, L, KC, a) B, LV १.कार्यालय नियमितपणे उघडणे व The work is performed mostly inside. 
PP, MF, RW,SE, C b) D, HH ठेवणे Occasional field work is involved. He 

c) OA, OL, OAL,CP, टिपटाप ठेवणे. a usually works alone. 
LC, Dw,AAV Q .वरिष्ठ अधिका- वर्दीवरील Incumbent should be functionally able to 
d) ASD (M,MoD), त्यांची बेळ Attend करणे. complete the assigned task efficiently with 
ID,SLD, MI ae सुरु वक टी aids and appliances, whenever necessary. 
e) MD involving 3. लय सुरु होण्या अगोदर व Mobility and Bilateral hand activities 


(a) to (d) above 


कार्यालय सुटल्या नंतर 
कार्यालयातील दिवा बत्ती व पंखे सुरु 
व बंद करणे, 

वरिष्ठांनी सोपविळेली इतर कामे. 


should be adequate 


पृष्ठ ७४ पैकी ६८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


d) ASD (M,MoD), ID, 
SLD, MI 

e) MD involving 

(a) to (d) above 


कार्यालयीन नस्ती, संबंधित विभागास 
पोच करणे, 

३. वरिष्ठ अधिका-यांकडे वर्दीवर 
असलेल्या शिपाई यांनी त्यांचे 
दारावरील बेल Attend करणे, 

४. कार्यालय सुरु होण्या अगोदर व 
कार्यालय सुटल्या नंतर कार्यालयातील 
दिवा बत्ती व पंखे सुरु व बंद करणे, 

५. कार्यालयीन टपाल पोष्टामध्ये घेऊन 
जाणे, 

६. मंत्रालय व इतर विभागातील टपाल 
वाटणे, 

वरिष्ठांनी सोपविलेली इतर कामे. 


३ जप्तीदार S,ST,W, 1, KC, a) B, LV १. गाळे/ भूखंड/ जमिनीच्या बाबतीत The work is performed mostly inside. 
PP, MF, RW, b) D, HH काढलेल्या डिमांड नोटिसा संबंधितांवर Occasional field work is involved. He 
SE, C c) OA, OL, OAL,CP, ल्या डिमांड नोटिसा संबंधितांवर usually works alone. 
LC, Dw,AAV बजावणे. Incumbent should be functionally able to 
d) ASD (M,MoD), २.बेलिफ यांना त्यांची कर्तव्ये पार complete the assignedtask efficiently with 
ID,SLD, MI ष्य BRUT aids and appliances, whenever necessary. 
e) MD involving TIS CUT कागात MBIT NUT. Mobility and Bilateral hand activities 
(a) to (d) above मिळकत व्यवस्थापक यांनी सोपविलेले | should be adequate 
इतर कोणतेही काम. 
| शिपाई S,ST,W, L, KC, a) B, LV १.कार्यालय नियमितपणे उघडणे व The work is performed mostly inside. 
PP, MF, RW,SE, C b) D, HH Savy Occasional field work is involved. He 
c) OA, OL, OAL,CP, टिपटाप J usually works alone. 
LC, Dw,AAV २. कार्यालयातील जावक टपाल, Incumbent should be functionally able to 


complete the assigned task efficiently with 
aids and appliances, whenever necessary. 
Mobility and Bilateral hand activities 
should be adequate 


पृष्ठ ७४ पैकी ६९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


८) OA, OL, OAL, CP, 
LC, 

Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), 
SLD,MI 

e) MD involving (a) to 
(d) 


above 


निगा राखणे. 

२.कार्यालयाच्या आवाराचे 
सुशोभिकरण (Beautification) करणे. 
३.कार्यालयाच्या आवारातील झाडे, 
फुलझाडे व फळझाडे यांच्या फांद्याची 
काटछाट (Trimming) करणे. 


ष्‌ चौकीदार S, ST, W, BN, L, a) LV १.मुख्य कार्यालय व विभागीय | The work is performed mostly outside. The 
KC, PP, MF, SE,H, | b) D, HH दिलेल्या job may require standing/roaming for long 
C c) OA, OL, BL,CP, कार्यालयात गोसुन ल्या पाळीच्या hours and running. Incumbent should be 
LC, Dw, अनुषंगाने बाहय सुरक्षितता करणे. considered with aids and appliances. 
ae २.अभ्यांगतावर नजर ठेवणे, त्यांची नोंद 
d) ASD (M),SLD, MI अवं इत्यादी 
e) MD involving(a) to वण इत्याद. 
(d) above 
६ माळी S, ST, ७, BN, RW, | a) B, LV १.कार्यालयाच्या आवारातील झाडांची | The work is mostly performednside in well 
SE, H,C b) D, HH lighted rooms. 


The worker usually does his workalone. It 
does not involve any hazard. Appropriate 
computer software & aids and appliance to 
beused as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ७० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


Functional Requirement ABBREVIATIONS Used- 


S-Sitting ST-Standing W-Walking BN-Bending L-Lifting 

KC-Kneeling & Crouching JU-Jumping CRL-Crawling CL-Climbing PP-Pulling & Pushing 

MF-Manipulation with fingerg RW-Reading & Writing SE-Seeing H-Hearing C-Communication 
Category ABBREVIATIONS Used- 

B-Blind LV-Low Vision D-Deaft HH-Hard of Hearing OA- One Arm 

OL- One Leg BA-Both Arms BL-Both Legs OAL-One Arm and One Leg BLOA-Both leg & one arm 


BLA-Both Legs Arms 


CP-Cerebral Palsy 


LC-Leprosy Cured 


Dew-Dwarfism 


MDY- Muscular Dystrophy 


AAV-Acid Attack Victims 


ASD- Autism Spectrum Disorder 
(M= Mild, MoD= Moderate) 


ID- Intellectual Disability 


SLD- Specific Learning Disability MI- Mental Illness 


MD-Multiple Disabilities 
(Including Deaf Blindness) 


पृष्ठ ७४ पैकी ७१ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


परिशिष्ट-ब 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू सोबतचे परिशिष्ट 


दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. 02.02.2029 च्या शासननिर्णयानुसार अपिळीय अधिकारी यांचे कार्यालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड या संवर्गाकरीता सुनिश्चित करण्यात आलेली पदे. 


Clerk, Reader Etc) 


c) OA, BA, OL, BL, 
OAL, LC, Dw, AAV 
d) SLD, MI 

e) MD involving (a) to 
(d) above 


assistance to Judge or Magistrate in 
conducting judicial proceedings in court. 
Receives records of cases, paper-books, 
etc. From ministerial office (clerical 
section where records are kept) of court. 
Arranges daily board (list of cases to be 
heard) in consultation with Judge or 
Magistrate. Attends Court, calls out case 
names of parties and relevant details and 
hands over necessary papers to Judge or 
Magistrate. Marks documents and 
retains custody of items submitted as 
exhibits by parties on orders of Judge or 
Magistrate. Maintains order in court 
room and takes notes of proceedings. 
Records orders passed by Judg e or 
Magistrate and hands them over to office 
for drafting decrees and_ orders. 
Maintains statistical summary of work 
performed by court and answers 


Sr. | Designation Functional Suitable category of | Nature of work performed Working Condition / Remarks 
No. Requirements | Benchmark 
Disabilities 
1 2 3 ee eee 5 a ee 
1 Shire Stedar; | S, ST, W, RW, a) LV Shirestedar; Reader; Bench Clerk; | The work is mostly performed inside in well 
Peshkar (Judicial | SE, H, C,M b) HH Judicial Clerk; Peshkar renders clerical | lighted rooms. The worker usually works 


alone. Mobility and bilateral hand activities 
should be adequate. The incumbent should 
be considered with aids and appliances. 


पृष्ठ ७४ पैकी ७२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


correspondence pertaining to case 
allotted to Court. May draft decree 
himself and furnish certified copies 
thereof toparties. 


c) OA, OL, BL, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD Involving (a) 
to (d) above 


documents. 


2 Assistant S, ST, RW, C, a) B, LV They organize and control all clerical | The work is performed mostly inside. He 
Administration MF b) D, HH work in the office, mark the dak, allot | usually works alone through interaction 
Officer c) OA,BA, OL, BL, | duties of staff, coordinate and supervise | with subordinates is actively required. The 

OAL, BLOA, BLA, | work of the clerical staff and look after | work place is well lighted It does not 
CP, LC, Dw, AAV, | discipline, administrative matters | involve any hazards. Incumbent should be 
MDy including cases of earned leave, in| considered with appropriate aids, 
d) MI subordination, arrangement of office | appliancesand softwareas per requirement 
e) MD involving (a) to | accommodation, furniture, _— office | of the job. 
(d) above equipment’s etc. Prepare briefs of 
important administrative matters and 
Parliament questions, attend 
departmental meetings. 
3 Stenographer — I S, ST, W, RW, | a) B, LV All office work including typing, short | Mobility and hand activities should be 
SE, H, C b) HH hand, note taking, maintaining files & adequate. Incumbent should be considered 


with appropriate software, aids & 
appliances support as per needs. 


पृष्ठ ७४ पैकी ७३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/गृनिभू 


Functional Requirement Abbreviations Used- 


S-Sitting ST-Standing W-Walking BN-Bending L-Lifting 

KC-Kneeling & Crouching JU-Jumping CRL-Crawling CL-Climbing PP-Pulling & Pushing 

MF-Manipulation with fingers] RW-Reading & Writing SE-Seeing H-Hearing C-Communication 
Category Abbreviations Used- 

B-Blind LV-Low Vision D-Deaft HH-Hard of Hearing OA- One Arm 

OL- One Leg BA-Both Arms BL-Both Legs OAL-One Arm and One Leg BLOA-Both leg & one arm 


BLA-Both Legs Arms 


CP-Cerebral Palsy 


LC-Leprosy Cured 


Dew-Dwarfism 


MDY- Muscular Dystrophy 


AAV-Acid Attack Victims 


ASD- Autism Spectrum Disorder 
(M= Mild, MoD= Moderate) 


ID- Intellectual Disability 


SLD- Specific Learning Disabilit 


MI- Mental 1111655 


MD-Multiple Disabilities 
Uncluding Deaf Blindness) 


पृष्ठ ७४ पैकी ७४ 


